RNI No. MAHBIL /2009 /31731 
Reg . No. MH /MR / South - 319 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग दोन - पुरवणी 


ar & sich ge ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ५६, किंमत : रुपये ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp. Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya,Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit. 
the dates and timementioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 

considered , 
office on non -refundable payment basis on any working day 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 

of the earlier order , whichever is higher, 
the earliest delivery period necessary for completion of the order. 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
( A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
( a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit. 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
( c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT /CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (b ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year ,(7) Details regarding participation of such Tender 

by the Development Commissioner ( Inds .) and Central 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any , 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

( c) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 

Purchasing Officer, Mumbai, may exempt firms of standing from 
(h ) This envelope should be marked as Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
Form , quotations and conditions. 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sentwithin time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter . 

(iii) S.S.I. Units permanently registered with B.1., 
6. The Development Commissioner ( Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

( v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/( 2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
HTTCHA (gxquit) 


ar 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


( e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters . However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 

(1) Suppliez registered with D.G.S. and D. having factories 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O.on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs. 25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value . 
As per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples .-Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without nples / testir 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered. 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release of controlled materials may 
be given preference . 

14. Extension of time.- (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to , an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer. 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner ( Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage, as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner (Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final), have been made 
and in his opinion is justified . 

( iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer, Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co-operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co - operative Societies only and those ofM.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture. S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/ concessions etc. 
Note . 

( 1 ) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers.— Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3 ) Packing: --Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for alf alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditionsmentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings. 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However , the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
( 2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact, earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 

stock during the validity period. 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
(8 ) Tenderers may , quote rates for equivalentmakes , 

stores also and should indicate specifically themake of 
spare parts, i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware , exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery). 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
(11 ) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1, 2 , 3 etc. , 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column . If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations. 
(13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore. 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow - up work and also who 
is authorised to sign tenders, agreement and other 

relevent documents . 
(19 ) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice. 
(20) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries ) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender . 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १ ९३६ 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र , वाघापूर, यवतमाळ 


निविदा सूचना 


जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, वाघापूर , यवतमाळ या कार्यालयात द्रवनत्र वायुचा पुरवठा दिनांक १ जुलै २०१४ ते दिनांक ३० जून २०१५ या कालावधीकरिता 
खाजगी टाटा ४०७ या वाहनाने यवतमाळ जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय संस्थांना करावयाचा आहे . रिकामी द्रवनत्र पात्रे, अमरावती, अकोला, नाशिक व नागपूर 
विभागातून राज्यातून अथवा राज्याबाहेरून आणणे व त्याचा पुरवठा कृत्रिम रेतन केंद्रांना करणे तसेच खात्याअंतर्गत इतर वाहतुकीकरिता मोहोरबंद निविदा 
मागविण्यात येत आहे : 


अ . 


वाहनांची 


वर्षात होणारी 


अंदाजे मूल्य 


जिल्ह्याअंतर्गत /जिल्ल्ह्याबाहेर 

राज्याबाहेर 


सुरक्षा ठेव 


क्र . 


क्षमता 


दरमहा होणारे 

अंतर 
(कि.मी. ) अंदाजे 

( ४ ) 


( मे.टन ) 

( ३ ) 


वाहतूक 
(कि.मी. ) अंदाजे 

( ५ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


३ मे . टन 


५००० कि.मी. 


६०००० कि.मी. 


५,००,००० 


२५,००० 


जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, 
यवतमाळ ( वाघापूर रोड ) येथून. 


यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व गोठीत रेतन केंद्रांना जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, वाघापूर रोड, यवतमाळ येथून दौरा कार्यक्रमानुसार सकाळी ७-०० वाजता 
भरलेली द्रवनत्र पात्रे पोहोचवून देणे व रिकामी द्रवनत्र पात्रे परत आणणे ही कामे कंत्राटदारांने टाटा ४०७ (मिनीट्रक ) या वाहनाने करावयाची आहे. 


निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख : १८ जून २०१४ दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत . 


२. निविदा कालावधी : दिनांक १ जुलै २०१४ ते दिनांक ३० जून २०१५ . 


३. निविदा उघडण्याची अंतिम तारीख : १८ जून २०१४ सायंकाळी ४-०० वाजता. 


४ . 


निविदा फॉर्म नियम व अटी बाबतची कागदपत्रे कार्यालयीन वेळेत रुपये १,००० नगदी भरून प्राप्त करणे बंधनकारक आहे. 


५. निविदेसोबत अनामत रक्कम रुपये ५,००० ची कॉल डिपॉझिट ऑर्डर जोडणे आवश्यक आहे . 


६ . 


नियम व अटी स्वीकृत असल्याचे पत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे. 


७ . 


दिनांक ११ जून २०१४ पासून कार्यालयीन वेळेत निविदा फॉर्म व अटी प्राप्त होतील . 


मालाची वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांना सूचना देण्यात येते की , जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, वाघापूर रोड , यवतमाळ येथून खात्याने निश्चित केलेल्या 
राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील ठिकाणी रिकामी द्रवनत्र पात्रे घेऊन जाणे व भरून त्यांचा पुरवठा यवतमाळ जिल्ह्यातील कृत्रिम रेतन केंद्रांना दिनांक १ जुलै 
२०१४ ते दिनांक ३० जून २०१५ या कालावधीत करण्याकरिता मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहे. मोहोरबंद निविदेमध्ये वाहतूक दर प्रति कि.मी. असावा . 


द्रवनत्र वायुच्या वाहतुकीचेनियम व अटी 


२ . 


- 


१ . द्रवनत्र वाहतुकीचेफॉर्म व अटीपत्रकरुपये १,००० भरून जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , यवतमाळ यांच्या कार्यालयातून कार्यालयीन वेळेत दिनांक ११ जून 
२०१४ पर्यंत उपलब्ध होऊशकतील . 

निविदा मोहोरबंद असणे आवश्यक असून त्याकरिता दोन पाकीट पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. दोन पाकीट पद्धतीमधील पहिल्या लिफाफ्यावर 
तांत्रिक निविदेचा लिफाफा असे लिहावेम्हणज त्यामध्येनियम व अटी मान्य करून स्वाक्षरी करावी. प्रस्तावित निविदा मूल्याच्या १ टक्का इतक्या अनामत रकमेचा कॉल 
डिपॉझिट, इन्कम टॅक्सक्लिअरन्स सर्टिफिकेट, वाहनाचेरजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ,टॅक्स पावती ,विमा प्रमाणपत्रे, फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहतूक परवाना, राज्याबाहेरील 
वाहतूक परवाना इत्यादी कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती राहतील . दुसऱ्या लिफाफ्यावर व्यापारी लिफाफा किंवा दरासंबंधी लिफाफा असे नमूद करून त्यामध्ये फक्त 
वाहतुकीचेदरपत्रक राहतील. निविदा प्रपत्र वरील दोन्ही लिफाफे स्वतंत्रपणेबंद करून हे दोन्ही लिफाफे एका मोठ्या लिफाफ्यामध्ये एकत्र घालून तोही लिफाफा मोहोरबंद 
करून त्यावर निविदाधारकाचे पूर्ण नाव , निविदा चौकशीचा क्रमांक, वाहतुकीसंबंधी असे स्पष्ट नमूद करून निविदा बुधवार ,दिनांक १८ जून २०१४ रोजी सायंकाळी 
४-०० वाजेपर्यंत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, अकोला यांचेकार्यालयात स्वीकारण्यात येतील. त्यानंतर निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत. पहिला तांत्रिक लिफाफा 
उघडल्यानंतर त्याची छाननी करून सर्व कागदपत्रे असल्यास नियम व अटींची पूर्तता केल्यावरच दुसरालिफाफा उघडण्यात येईल, अन्यथा नाही व निविदा रद्द करण्यात 
येईल. प्रत्येक वाहनाकरिता कागदपत्रे स्वतंत्र असावीत . 
भाग दोन ( पुरवणी ) —१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४/ ज्येष्ठ २२-२८, शके १९३६ 


४ . 


५ . 


३ . प्राप्त झालेल्या मोहोरबंद निविदा दिनांक १८ जून २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजता निविदा समितीच्या समोर उघडण्यात येतील. त्यावेळी निविदाधारक 
किंवा त्यांचा प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकेल . 

ज्या वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदाराजवळ टाटा ४०७ मिनी ट्रक असेल अशा ठेकेदारांनीच वाहतूक निविदा भरावी. 

द्रवनत्र पात्रांची रिकामी किंवा भरलेल्या पात्रांची वाहतूक ही यवतमाळ जिल्ह्याअंतर्गत , महाराष्ट्रात कोठूनही व परप्रांतात नजिकच्या मार्गाने करावी लागेल . 
या वाहतुकीचे दर प्रति कि.मी. जाणे येणे भरून द्यावे लागेल. गाडीस प्रतिमाह ४ ते ५ वेळा रात्रीचेमुक्काम करावे लागतील, त्याचा वेगळा आकार दिला जाणार नाही . 

( अ ) वाहतुकीचेदर 
( ब ) वाहतुकीचे दर राज्याबाहेरील. 
( क ) किंवा दोन्ही प्रकारच्या वाहतुकीकरिता दर देता येतील . 

वाहतूक ठेकेदार ज्या वाहनाने वाहतूक करणार आहे ते वाहन त्यांच्या मालकीचे असावे. तो शक्यतोवर यवतमाळ मुख्यालयाचाच असावा. त्या 
पत्त्यावरील मुख्यालयाच्या ठिकाणी असावा. 

७. वाहतुकीचे वाहनामध्ये कॉयर भट / नरम आच्छादनाचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे द्रवनत्रपात्रांचे नुकसान होणार नाही व तुटफूट होणार नाही. 
तसेच वाहन टप असलेले असावेम्हणजेच ऊन , वारा व पाऊस यांपासून मालास संरक्षणमिळेल . वाहनात ही व्यवस्था नसल्यास प्रत्येक खेपेस निविदाधारकास रुपये ५०० 
दंड आकारण्यात येईल व ही रक्कम त्यांचे देयकामधून वसूल केली जाईल . 

द्रवनत्रपात्रांची वाहतूक करताना त्या वाहनामध्ये जिल्हा कार्यालयाचे दोन प्रतिनिधी सोबत राहतील किंवा आवश्यकता वाटल्यास खात्याचे अतिरिक्त 
प्रतिनिधी वाहनासोबत जाऊ शकतील. 


६ . 


८ . 


९ . 


१२. 


निविदाधारकास वाहनासोबत एक क्लिनर ( वाहनचालक सोडून) द्रवनत्रपात्राच्या चढउतारीसाठी ठेवावा लागेल. तसेच द्रवनत्रपात्रांची केंद्रांपासून वाहनापर्यंत 
वाहतूक निविदाधारकाचेव्यक्तीकडून करून घ्यावी लागेल. ही आवश्यक अट असून यासाठी कोणताही वेगळा आकार देण्यात येणार नाही . 

१० . प्रत्येक वाहतुकीच्या वेळी द्रवनत्रपात्रे वाहन चालकाच्या ताब्यात देण्यात येतील म्हणून त्यांची व्यवस्थित सांभाळण्याची जबाबदारी वाहनाचेमालकावर 
निश्चित राहील. वाहतुकीचे वेळी मालक किंवा त्याचे व्यक्तीने ही पात्रे हाताळताना निष्काळजीपणा केल्यास द्रवनत्रपात्राची तुटफूट/ नुकसान झाल्यास त्याची किंमत 
ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात येईल . 

११ . पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, यवतमाळ यांनी ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमानुसार, त्यांच्या मागणीप्रमाणे सर्व दृष्टीने सुस्थितीत 
असलेले वाहन उपलब्ध करून न दिल्यास त्याचा दंड ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात येईल. 

द्रवनत्र वाहतुकीच्या संस्थेवर आधारित या कार्यालयाकरिता नेमलेले वाहनच उपलब्ध करून द्यावे लागेल. काही कारणाने लहान आकाराचे वाहन 
आवश्यक असताना ठेकेदाराने मोठे वाहन उपलब्ध करून दिले तर लहान आकाराचेवाहनाचाच दर मिळेल. 

१३. वाहन उपलब्ध करून देण्याबाबत ठेकेदारास सर्वसाधारण २४ तासांपूर्वी सूचना देण्यात येईल . काही अपरिहार्य कारणास्तव कारण उद्भवल्यास 
वाहतूक कार्यक्रमामध्ये बदलकिंवा कार्यक्रम रद्द करण्याचे अधिकार पशुधन विकास अधिकारी ,जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, यवतमाळ यांना राहतील. पूर्वसूचना देऊनही 
वाहन उपलब्ध न झाल्यासकिंवा वाहन उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास वाहनधारकास दर दिवशी कमीतकमी रुपये ५०० ते जास्तीत जास्त रुपये 
१,००० याप्रमाणे जेवढे दिवस वाहन उपलब्ध करून दिले नाही तेवढ्या दिवसाकरिता दंड आकारण्यात येईल व त्याची वसुली देयकातून वसूल करण्यात येईल . 

वाहतूक करीत असताना वाहनात अचानक बिघाड झाल्यास त्याची दुरुस्ती ठेकेदारास स्वतःचे खर्चाने करावी लागेल . योग्य वेळी दुरुस्ती अशक्य 
वाटल्यास दुसरे वाहन भाड्याने घ्यावे लागले तर त्याचे संपूर्ण भाडे ठेकेदारास अदा करावे लागेल . 

१५. वाहतूक करीत असताना संबंधित वाहनात ठेकेदाराच्या अधिकृत प्रतिनिधीशिवाय कोणीही इतर प्रवासी/ सामान घेऊ नये. असे आढळल्यास कमीतकमी 
रुपये ५०० व जास्तीत जास्त रुपये १,०००दंड आकारण्यात येईल व त्याची वसुली देयकातून वसूल करण्यात येईल. 

वाहतूक करीत असताना ठेकेदार अथवा प्रतिनिधीकडून कोणत्याही प्रकारचेपरिवहन नियमविषयक किंवा पोलीस अधिनियमविषयक कायद्याचे 
उल्लंघन झाल्याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदारावर व वाहन जप्त व इतर कार्यवाहीसाठी वाहन खोळंबून राहिल्यास द्रवनत्रपात्राच्या वाहतुकीसाठी इतर वाहन उपलब्ध करून 
देऊन त्यामध्ये द्रवनत्रपात्राची वाहतूक जबाबदारीने करून द्यावी लागेल. वाहनासोबत वाहनाची कागदपत्रे ठेवणे ठेकेदारास बंधनकारक राहील. 

१७. ऐनवेळी एकापेक्षा जास्त वाहन या कार्यालयाकरिता लागल्यास इतर सुस्थितीत परिवहन नियमयोग्य वाहने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. ही वाहने 
अशावेळीमुख्य ठेकेदाराव्यतिरिक्त असू शकतील. मात्र वाहतुकीची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य ठेकेदाराची राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


५ 


१८. वाहतुकीचे वेळी वाहनाचे स्पीडोमीटर (कि.मी. रिडिंग ) सुरू असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार देयकाची रक्कम आकारण्यात येईल. वाहतूक देयक 
महिन्यातून एकदा स्वीकारले जाईल. 

संबंधित वाहनास इंधन, ऑइल, ग्रीस इत्यादी वाहतूक ठेकेदारास स्वखर्चाने करावी लागेल. काही कारणाने इंधनाचे भाव वाढल्यास संबंधित कार्यालय 
भाववाढ देणार नाही . 


१ ९ . 


~ 


२० . 


- 


द्रवनत्र वाहतुकीचा करार हा दिनांक १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीचा राहील. सदर कालावधीत वाहतूक ठेकेदाराने ५ दिवसापेक्षा जास्त 
दिवस वाहन उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केल्यास वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. अशा परिस्थितीत वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था केली तर 
वाहतूक करार केव्हाही रद्द केला जाईल . 

२१. वाहतूक करीत असताना शासकीय कामास्तव केंद्रावरकिंवा कार्यालयात थांबण्याचे कालावधीकरिता कोणताही वेगळा आकार देण्यात येणार नाही . 
शासकीय प्रतिनिधीला कामाच्या स्वरूपानुसार संबंधित कार्यालयात ,केंद्रात थांबता येईल तोपर्यंत वाहन तेथे उभे ठेवावे लागेल. 

२२. द्रवनत्र वायू हा एका पात्रातून दुसऱ्या पात्रात टाकताना सावधानतेने टाकावा व तो निष्काळजीपणाने वाया गेलेला आढळल्यास , त्याची भरपाई 
ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात येईल. द्रवनत्र वायू शीत अवस्थेत असतो त्यामुळे वातावरणाशी येताना त्यापासून जी वाफ निघते ती थंड असते. हा वायू स्फोटक नाही. 

२३. यशस्वी ठेकेदारास निविदा मंजूर झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत एकूण ठेकारकमेच्या ३ टक्के सुरक्षा ठेव म्हणून १५ महिने कालावधीकरिता जिल्हा 
पशुसंवर्धन , उप आयुक्त , यवतमाळ यांचेनावाने ८४४२-सिव्हील डिपॉझिट, रेव्हेन्यूडिपॉझिट -५१०१ -सिक्युरिटी डिपॉझिट -१०२ या लेखाशीर्षाखाली शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी लागेल तसेच वाहतुकीच्या कार्यपुर्तीची हमी पूर्ण करण्याबाबतचा करारनामा रुपये १०० च्या कोर्ट फी स्टँप पेपरवर नियमानुसार लिहून द्यावा लागेल. 
त्याशिवाय ठेका मंजूर केला जाणार नाही . 

२४. ठेकेदाराने ठेका मंजूर झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे काम करणेकिंवा कार्यभार पार पाडण्याचेनाकारले तर नियम व अटीचा भंग करणे इत्यादी कारणामुळे 
त्याचे ठेक्याचे काम बंद करून त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम व सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यात येईल व त्यामुळे इतरांस कामाकरिता ठेका मंजूर करताना जास्त दर 
मंजूर करावे लागले तर पूर्ण ठेक्याच्या रकमेतील फरक ठेकेदाराच्या जप्त रकमेतून स्थावर , जंगम मालमत्तेतून वसूल करण्यात येईल . 

२५. निविदा भरताना निविदाधारकास नियम व अटी पूर्णवाचून त्या समजावून घेऊन त्यास मान्य आहे असे समजून त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल . 
निविदा फेटाळल्या जातील. निविदासोबत शासकीय अटीशिवाय ठेकेदाराची इतर कोणतीही अट स्वीकारण्यात येणार नाही व तसा उल्लेख केल्यास निविदा रद्द करण्यात 
येईल . 

२६. संपूर्ण निविदा स्वीकारणे, मंजूर करणे,रद्द करणे व इतर कोणतेही कारण न दाखविता मान्य न करणे वगैरे सर्व बाबतीत अधिकार निविदा समितीस 
राहतील व निविदा समितीचानिर्णय ठेकेदारास बंधनकारक राहील . 

जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, यवतमाळ यांना ठेकेदाराचेकाम समाधानकारक न आढळल्यास ते बंद करण्याचे, तत्सम दुसरी कार्यवाही करण्याचे 
अधिकार राहतील . अशा वेळी सुरक्षित ठेव, अनामत रक्कम जमा करून त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. 

२८. वेळोवेळी शासकीय नियमातील, शासकीय कार्यालयातील बदलानुसार जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, यवतमाळ यांच्या 
सूचना व अटींचेपालन ठेकेदारास करावे लागेल . 


अन्यथा 


२७ . 


२९ . गाडीचा वेग दर ताशी ४० कि.मी. पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. तसेच मद्यपान इत्यादी करून चालक आढळल्यास व गाडीचा वेग मर्यादेचे उल्लंघन 
करणारे आढळल्यास त्याकरिता दंड रुपये ५०० ते १,००० पर्यंत आकारण्यात येईल व मद्यपानाबाबत कायदेशीर कार्यवाहीला सामोरे जावे लागेल. शासकीय संपत्तीचे 
नुकसान झाल्यास ती ठेकेदारास भरून द्यावे लागेल. 


३० . हेच वाहन पशुसंवर्धन खात्याचेइतर संस्थेच्या योजनांतर्गत वाहतुकीसाठी लागल्यास उपलब्ध करून द्यावे लागेल . 

३१ . अपेक्षित दरमहा वाहतूक ही यवतमाळ जिल्ह्याकरिता ५,००० कि.मी. करिता राहील व बाहेरील वाहतूक ही दरमहा ५,००० कि.मी. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा 
कमी अधिक होऊ शकते . 


३२. जिल्ह्यांतर्गत द्रवनत्राची वाहतूक करताना जिल्ह्यातील प्रत्येक केंद्रावर पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिमरेतनकेंद्र, यवतमाळ यांचे आदेशानुसार 
ठरवून दिलेल्या मार्गाने वाहतूक करण्याचेबंधन वाहतूक ठेकेदारावर राहील . 

३३ . जे निविदाधारक दुसऱ्या क्रमांकावर राहतील त्यांची अनामत रक्कम कॉल डिपॉझिट एक महिन्याच्या आत परत करण्यात येईल व इतरांची अनामत 
रक्कम त्वरित परत करण्यात येईल . 

वाहन हे १० वर्षांचे आतील नोंदणीकृत असावे. ठेकेदाराने वाहतुकीकरिता वाहन सुस्थितित उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. वाहनाचे टायर 
इत्यादी सुस्थितीत असावे अन्यथा दर दिवशी ५०० रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. 


३४ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


३५ . वाहनामध्ये एकाचवेळी कमीतकमी ३६ ते ४४ द्रवनत्र पात्र मावतील यापद्धतीने वाहनात योग्य ती व्यवस्था करार मंजूर झाल्यापासून सात 
दिवसांच्या आत करून द्यावे अन्यथा दर दिवशी ५०० रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल . 


३६. मोहोरबंद निविदा उघडण्याचे वेळी निविदाधारकांनी त्यांचेवाहन व वाहनाच्या सर्व कागदपत्रांच्या मूळप्रती प्रत्यक्ष तपासणीकरिता निविदा समितीस 
दाखविणे आवश्यक आहे . 

३७ . भारत सरकार , आयकर विभाग यांचेनियमाप्रमाणे करारामार्फत प्राप्त होणाऱ्या रकमेवर २.२५ टक्के कर भरणा करावा लागेल . 

३८ . द्रवनत्र वाहतुकीच्या वेळी वाहतूक मार्गात , उपकेंद्राचेठिकाणी व द्रवनत्र भरून घेण्याचेठिकाणी घाई न करता योग्य वागणुकीनेच वाहन चालक व इतर 
सहकारी राहतील याची खबरदारी ठेकेदारास घ्यावी लागेल. 

३ ९. यासंबंधीत उद्भवणारे वाद व तक्रारीचेनिराकरण करण्याचे अंतिम अधिकार जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , यवतमाळ यांना राहतील. 


निविदाधारकाची सही : 


निविदाधारकाचे नांव : 


पत्ता : 


वाहन क्रमांक : 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , 


क्रमांक जिपउआ / यवत / तांत्रिक / २७२९ -३१ / २०१४ , 
दिनांक २ ९ मे २०१४ . 


यवतमाळ . 


भाग दोन ( पुरवणी ) -४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १ ९३६ 


महाव्यवस्थापक , मंत्रालय उपाहारगृहे , मुंबई 


. 


ई - निविदा सूचना 


महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबईतील मंत्रालय उपाहारगृह , चौरस उपाहारगृह आणि विधान भवन उपाहारगृह व 
नवी मुंबई येथील कोकण भवन उपाहारगृह या चारही आहार / उपाहारगृहांना सन २०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षामध्ये दिनांक १ जुलै २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१५ या कालावधीकरिता साखर, काचसामान व कटलरी, स्टेनलेस स्टील व अॅल्युमिनियम वस्तू इत्यादी पुरवठा करण्यासाठी योग्य अनुज्ञप्तीधारक आणि 
विश्वासपात्र अशा ठेकेदाराकडून दोनलिफाफा ( तांत्रिक व वाणिज्य ) पद्धतीने पुर्नई-निविदा मागविण्यात येत आहेत. 


२. विहित प्रपत्रांच्या व निविदा नियमांच्या प्रती दिनांक ४ जून २०१४ ते दिनांक १३ जून २०१४ या कालावधीत सकाळी १०-०० ते सायंकाळी 
४-३० या वेळेत http://mahatenders.gov.in या शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील. 

३. ऑनलाईन ई-निविदा दिनांक ४ जून २०१४ ते दिनांक १३ जून २०१४ या कालावधीत सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ४-३० या वेळेत शासनाच्या 
संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून सादर करता येतील. 

टीप. - निविदेमधील कोणतीही बाब किंवा सर्वनिविदा काही कारण न देता नाकारण्याचा अथवा निविदेतील नमूद केलेल्या अनुसूचीतील एखादीकिंवा 
सर्व बाबी स्वीकारण्याचा अधिकार सक्षम अधिकारी यांनी राखून ठेवला आहे. 


महाव्यवस्थापक , 
मंत्रालय, उपाहारगृहे, मुंबई. 


GENERAL MANAGER , MANTRALAYA CANTEEN , MUMBAI 


e - Tender Notice 


E - Tenders are invited on online to the licence holder , reliable and reputed contractors for supplying Sugar, 
Groceries, Stainless Steel and Aluminium Articles. 


2. Copies of the e -tender documents and terms and conditions of contract are available on Government 
website http://mahatenders.gov.in during dated 4th June 2013 Morning 10-00 a.m.to dated 13th June 2014 , 
Evening 4-30 p.m. 

3. The tenders may be downloaded and submitted online on the above website . 


4. Processing Fee Rs. 500 will be charged . 

Note. — The concerned competent officer has reserved the right to reject any item in the Tender or the 
entire tender, or to accept any single item or all items in the schedules mentioned in the tender without 
assigning any reasons . 


क्र . निविदा २०१४ / प्र.क्र . ०४ / १४ /मंउका , 
दिनांक ३ जून २०१४. 


GeneralManager , 
Mantralaya Canteen, Mumbai . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, धुळे जिल्हा, धुळे 


फेर निविदा सूचना (द्वितीय ) 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , धुळे हे धुळे जिल्ह्यात खालील कामांसाठी दिनांक १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१६ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राटदार 
यांचेकडून दोन पाकीट पद्धत अवलंबून मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


कामाचा तपशील 


उप केंद्राची संख्या 


वाहन पुरविण्याचा दिवस 


अनु 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, धुळे येथील रिकामी द्रवनत्रपात्रे महाराष्ट्रातून 
अथवा इतर राज्यातून द्रवनत्र भरून आणून धुळे जिल्ह्यातील उप केंद्रांना 
वाटप करणे . 


धुळे जिल्ह्यात ११६ कृत्रिम 
रेतन उप केंद्रे. 


प्रत्येक महिन्याचे ठराविक 
तारखेस कार्यक्रम दिला 
जाईल त्याप्रमाणे वाहन 
उपलब्ध करून द्यावे लागेल. 


२ 


पशुसंवर्धन खात्यातील इतर कामांसाठी वाहन लागल्यास उपलब्ध 


करून देणे. 


निविदेचे कोरे प्रपत्र , नियम व अटी आणि निविदेसोबत भरावयाच्या रकमेचा तपशील इत्यादी. 


- 


१ . 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , धुळे यांच्या कार्यालयात रोख रक्कम रुपये ७५० ( अक्षरी रुपये सातशे पन्नास मात्र ) ना परतावा 
भरुन सुट्टीचे दिवस सोडून दिनांक १२ जून २०१४ ते २३ जून २०१४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत मिळू शकतील. 

२. मोहोरबंद निविदा जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , धुळे , पारोळा रोड, धुळे या पत्त्यावर दिनांक २४ जून २०१४ अखेर 
दुपारी १४-०० वाजेपावेतो जमा करण्यात यावी . त्यानंतर आलेली निविदा स्वीकारली जाणार नाही . 


३ . 


प्राप्त निविदा दिनांक २४ जून २०१४ रोजी दुपारी १५-०० वाजता समितीसमोर उघडण्यात येतील . 


४. एखादी अगर सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार निविदा समितीने राखून ठेवला आहे. 


५ . 


दिनांक ३० जून २०१६ नंतर गरज पडल्यास, पुढील कालावधीसाठी निविदा उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जुन्या दरानेच वाहतूक 
करावी लागेल. 


जा . क्र . जिपउआ / निविसू / तां / २३६८-६९ / २०१४ , 
दिनांक २ जून २०१४ . 


डॉ . बागडे पी . एम ., 
जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , 

धुळे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


९ 


प्रथम मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने , उप संचालक , आरोग्य सेवा परिमंडळ , पुणे हे खालील बाबींची खरेदी करण्यासाठी उत्पादक , वितरक , पुरवठादार 
यांचेकडून विहित नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागवीत आहेत . परंतु सदर निविदेस पुरेसा प्रतिसाद प्राप्त न झाल्याने खालील प्रथम मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सदरील जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन (पुरवणी) आणि संचालक , आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


निविदा सादर 


निविदा 
क्रमांक 


बाब 


निविदा विक्रीचा 
कालावधी 
( ३ ) 


निविदा तयारीसाठी 

कालावधी 
( ४ ) 


निविदा उघडण्याचा 

दिनांक 


करण्याचा कालावधी 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


दिनांक 
६ जून २०१४ ते 
२० जून २०१४ 
( दुपारी १४-०० 
वाजेपर्यंत .) 


दिनांक 
६ जून २०१४ ते 
२१ जून २०१४ 
( दुपारी १४-०० 


१ 


दिनांक 
६ जून २०१४ ते 
२० जून २०१४ . 
( दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत .) 


दिनांक 
२१ जून २०१४ 
( दुपारी १६-०० 

वाजता. ) 


R. O. Plant for 


Dialysis Unit. 


वाजेपर्यंत .) 


२ . 


अधिक माहितीसाठी इच्छुक निविदाधारकांनी http://maha-arogya.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा. 
३. निविदा शुल्क (प्रति निविदा) रुपये २,००० चा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट ना - परतावा स्वरुपातील “ Chief Administrative 
Officer , Office of Deputy Director, Health Service, Pune " यांच्या नावे व पुणे येथे देय असलेला . 

४. निविदा विक्रीच्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी निविदा फॉर्म उप संचालक , आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ , पुणे या 
कार्यालयात मिळतील . 

उप संचालक , आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांनी निविदेतील आर. ओ. प्लांट यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही 
कारण न देता एखादी किंवा सर्व निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 

निविदेबाबतच्या माहितीसाठी कृपया खालील ठिकाणी संपर्क साधावा : 


५ . 


. 


वेबसाईट : http://maha-arogya.gov.in 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६०५२३०० , २६१२६८७० 
ई -मेल आय.डी : ddhspune@yahoo.co.in 


उप संचालक , 
आरोग्य सेवा , पुणे मंडळ , पुणे . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८, २०१४/ ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


FIRST EXTENSION 


On behalf ofGovernment ofMaharashtra , Deputy Director , Health Service , Pune , invites tenders in two 
envelope system from the Manufacturers, Distributors , Suppliers for the purchase of following items. But due 
to poor response first extension is given as follows. This Advertise is also being published in Maharashtra 
Government Gazette , Part- II ( Supplement ) and website of Director of Health Service , Mumbai : 


Name of Items 


Bid Opening 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Period for 
Sale of Bid 

( 3 ) 


Period for 
Bid Preparation 

( 4 ) 


Period for 
Bid Submission 

(5 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


6th June 2014 


to 


1 R. O. Plant for Dialysis 

Unit . 


20th June 2014 

(upto 
14-00 hrs. ) 


6th June 2014 

to 
20th June 2014 

(upto 
15-00 hrs .) 


6th June 2014 

to 
21st June 2014 

(upto 
14-00 hrs . ) 


21st June 2014 

upto 
16-00 hrs . 


2. For detailed information , interested bidder may visit the website http://maha-arogya.gov.in 

3. Tender form fee per tender Rs. 2,000 in the form of demand draft obtained from Nationalized Bank , 
drawn in favour of “ Chief Administrative Officer , Office of Deputy Director , Health Service , Pune” payable 
at Pune . It is non - refundable . 

4. Tender form is available in the office of Deputy Director, Pune Circle , Pune during the sale period 
at office hours on working day only . 

5. The Deputy Director , Health Services, Pune reserves the right to increase or decrease the quantity 
of R. O. Plant to be purchased and also reserves the right to cancel one or all the tenders without giving 
any reason . 

For Tendering information , please contact : 
• Website : http://maha-arogya.gov.in 
• Contact No. : 020-26126870 , 26052300 


• Email I.D. : ddhspune@yahoo.co.in 


Deputy Director of Health Services, 

Pune Circle , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १ ९३६ 


अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा, पुणे 


. 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावे व करिता अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा, पुणे ४११ ००६ हे सन २०१४-२०१५ या वर्षाकरिता 
कारागृह उद्योगासाठी लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत 


Serial 

No. 


Items 


Quantity 


Price of 
Tender 
Form 
( 4 ) 


Indenting 

Prisons 
(Consignee) 


Date of 
Submission of 

Tender 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 


50 Sheet 


250 


2 


1,000 Mtr. 


750 


3 


1200 Kgs . 


500 


4 


230 Gross 


500 


Decorative Vinner Plywood 6mm 

2400 mm. x 1220 mm. 
Band Saw Blade 3 " x 19 " 

-SW 6 x 3.8 Pitch IS 10140-1994 
Fevicol SH Synthetic Resin Wood 

Adhesive for 851. 
MG Colour Card Sheet (Light Green ) 

22 " x 28 " 200 GSM. 
M G Colour Card Sheet ( Light Blue ) 

22 " x 28 " 200 GSM. 
Duplex Board (Green Black ) 

22 " x 28 " 200 GSM. 
Craft Paper 29 " x 44 " 80 GSM ( Pink ) 
File Less (White ) 24 " Cotton 


Yerawada 
Central 
Prison. 


4th July 
2014. 

at 
11-00 a.m. 


5 


150 Gross 


500 


6 


150 Gross 


250 


7 


80 Ream 


250 


8 


1000 Gross 


250 


निविदा फॉर्म व अटी दिनांक १३ जून २०१४ ते दिनांक ३ जुलै २०१४ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९ -०० ते दुपारी १-०० व 
सायंकाळी ४-०० ते ५-०० ) उपलब्ध राहतील. निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविण्यात येणार नाहीत . निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त करण्याचे 
तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांच्याकडे राहतील . अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे-६ हे 
अपिलीय अधिकारी असतील . 


अधीक्षक , 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे. 


भाग दोन ( पुरवणी ) –२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 


SUPERINTENDENT, YERAWADA CENTRAL PRISON , PUNE 


Tender Notice 


For and on behalf of Governor of Maharashtra , Superintendent Yerawada Central Prison , Pune 411 006 
invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2014-2015 from reputed manufacturers 
or through their authorized dealers for supply of following items : 


Items 


Serial 
No. 


Quantity 


Price of 
Tender 
Form 

( 4 ) 


Indenting 

prisons 
(Consignee) 

(5 ) 


Date of 
Submission of 

Tender 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 


50 Sheet 


250 


2 


1,000 Mtr . 


750 


3 


1200 Kgs. 


500 


4 


230 Gross 


500 


Decorative Vinner Plywood 6mm 

2400 mm . x 1220 mm . 
Band Saw Blade 3 " x 19" 

-SW 6 x 3.8 Pitch IS 10140-1994 
Fevicol SH Synthetic Resin Wood 

Adhesive for 851. 
M G Colour Card Sheet (Light Green ) 

22 " x 28 " 200 GSM . 
M G Colour Card Sheet (Light Blue ) 

22 " x 28 " 200 GSM . 
Duplex Board (Green Black ) 

22 " x 28 " 200 GSM . 
Craft Paper 29" x 44 " 80 GSM ( Pink ) 
File Less (White ) 24 " Cotton 


Yerawada 
Central 
Prison . 


4th July 
2014 . 

at 
11-00 a.m. 


5 


150 Gross 


500 


6 


150 Gross 


250 


7 


80 Ream 


250 


8 


1000 Gross 


250 


Tender forms and conditions will be available in the office time ( 9-00 a.m. to 1-00 p.m. and 
4-00 p.m. to 5-00 p.m.) from dated 13th June 2014 to dated 3rd July 2014. Tender forms will not be 
sent by post. The rights of quantity increase or decrease and cancellation of tenders are reserved by 
purchase officer. Superintendent, Yerawada Central Prison will be the appellate Authority . 


05.14CT/ FileTa / & 82477088-84 , 
दिनांक ४ जून २०१४. 


Superintendent, 
Yerawada Central Prison , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


१३ 


प्रथम मुदतवाढ 


निम्नस्वाक्षरीकार , महाराष्ट्र राज्याचे मा . राज्यपाल यांच्या वतीने बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या वरळी दुग्धशाळेकरिता साखरेचा ( एस-३० ) पुरवठा करण्यासाठी 
ई -निविदा ( दोन लिफाफे ) पद्धतीने ऑनलाईन निविदा सं.क्र . एसबी -८ ९, दिनांक २२ एप्रिल २०१४ नुसार मागविण्यात आल्या होत्या. सदर निविदेस अल्प प्रतिसाद 
मिळाल्यामुळे खालीलप्रमाणे प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


बयाणा 


विवरण 


परिमाण 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


निविदा फॉर्मची 
किंमत 
( ४ ) 


रक्कम 


वैधता 
कालावधी 
( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


वरळी दुग्धशाळेकरिता साखरेचा ( एस-३० ) 


६० मे . टन 


२,००० 


१५,००० 


१२० दिवस 


पुरवठा करणे. 


(विनिर्देशाप्रमाणे ) 


(१) संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन ( ई-टेंडरिंग ) दोन लिफाफे पद्धतीची असेल. निविदेसंबंधी अधिसूचना, अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाची वेबसाईट 

http://mahatenders.gov.in यावर प्रसिद्ध होईल . 
( २ ) निविदा संबंधित दस्तऐवज वेबसाईट http://mahatenders.gov.in यावर पाहून डाऊनलोड / अपलोड करता येईल . तसेच निविदा फॉर्म 

दिनांक १२ जून २०१४ ( १४-०० वाजल्यापासून ) ते दिनांक ३० जून २०१४ ( १४-०० वाजेपर्यंत ) वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल . 
( ३) निविदेसंबंधी कागदपत्रे व ऑनलाईन निविदा सादर करण्याबाबत आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळण्याकरिता वेबसाईट http://mahatenders.gov.in 

वर संपर्क साधावा . 


मार्गदर्शनाकरिता संपर्क : श्री . नागेश मा . पवार 


९९ ८७८७२०० ९ / ९ ८ ९ २० ९ ००२३ 


कार्यालय 


२४ ९ ३ ९९८६९ ० (विस्तार ११५ ) 


महाव्यवस्थापक , 
बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे वतीने व करिता . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


FIRST EXTENSION 


The undersigned for and on behalf of the Hon . Governor of Maharashtra , invites e - Tenders 
( Two bids system ) for supply of Sugar (S - 30 ) to Worli Dairy of Greater Mumbai Milk Scheme, Worli , 
Mumbai 400 018 vide Tender Notice No. SB - 89 , dated 22nd April 2014. Due to less response from the 
tenderer , First Extension given as under : 


Validity 
Days 


Particulars 


Quantity 


E.M.D. 


Price of 
Tender 
Form 

( 4 ) 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(Rs.) 


(Rs.) 


1 


60 M. Ton 


2,000 


15,000 


120 days 


Supply of Sugar (S - 30 ) to 
Worli Dairy 
(As per Specification ) 


can 


on 


( 1 ) The complete bidding process will be online ( e - Tendering) in two envelope systems. All the 

notifications and detailed terms and conditions regarding this tender notice , hereafter will be 

published online on website http://adf.maharashtra.etenders.in / mahatenders.gov.in . 
( 2 ) Bidding ducuments 

be seen , 

downloaded and uploaded the website 
http://mahatenders.gov.in , from dated 12th June 2014 , ( 14-00 hrs.) to dated 30th June 

2014 upto 14-00 hrs . 
( 3 ) Guidelines to download the tender documents and online submission of bids can be downloaded 

from website http://mahatenders.gov.in . 
Help support : Mr. Nagesh Pawar : 9987872009 / 9892090023 

Office : 2493 99 86-90 ( Extn . 115 ) 


General Manager , 
Greater Mumbai Milk Scheme, 

Worli, Mumbai, 
For and on behalf of the Governor of Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


१५ 


प्रथम मुदतवाढ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्यावतीने दोन लिफाफा पद्धतीनुसार (टू बीड सिस्टीम ) खालील कामाकरिता अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई, जिल्हा बीड प्रथम मुदतवाढ जाहीर निविदा मागवित आहे : 


. 


अ.क्र 


कामाचे नाव 


खाटांची संख्या 


अनामत रक्कम 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
रुपये 


रुपये 


१ 


२,००० 


स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 

५१८ 

३०,००० 
रुग्णालय , अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील बायोमेडिकल वेस्टचे 
कलेक्शन, ट्रान्सपोर्ट , ट्रीटमेंट व डिस्पोजेबल काम . 
( १ ) कामाचा कालावधी 

एक वर्षाकरिता ( पुरवठा आदेशाच्या दिनांकापासून ) 
( २ ) निविदा फॉर्म विक्री 

दिनांक १२ जून २०१४ ते दिनांक १ जुलै २०१४ 

( कार्यालयीन वेळेत व सुट्टीचेदिवस सोडून ) 
( ३ ) निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 

दिनांक २ जुलै २०१४ सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदेचा लिफाफा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक व वेळ दिनांक ३ जुलै २०१४ दुपारी १२-०० वाजता. 
( ५ ) निविदाकाराकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्राधिकारपत्र असणे अत्यंत आवश्यक आहे . 
( ६ ) निविदाकाराकडे अंबाजोगाई नगरपरिषद यांचे सदर कामाबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे . 


( ७ ) अनामत रक्कम न जोडलेली निविदा अग्राह्य राहील . 


( ८ ) निविदाकाराने सदर काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


( ९ ) निविदेच्या इतर अटी व शर्तीनिविदा फॉर्मसोबत जोडलेल्या आहेत . 


(१० ) अधिष्ठाता , स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई, जिल्हा बीड यांनी निविदा स्वीकारणे किंवा सर्व निविदा 
रद्द करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे राखून ठेवलेले आहेत . 


अधिष्ठाता , 
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 

महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


द्वितीय मुदतवाढ 


तमाम व्यापारी , संस्था यांना कळविण्यात येते की , अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे यांच्यातर्फे रुग्णालयात वाहन व्यवस्था सुरळीत 
चालण्याकरिता पे अॅन्ड पार्क सुविधा पुरविण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीत मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


परिशिष्ट व वस्तूचे नाव 


बयाणा रक्कम 


कोऱ्या निविदा अर्जाची 
किंमत प्रत्येकी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
रुपये 


रुपये 


२,००० 


१,२०,००० 


बै. जी . शा . वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय 
पुणे च्या आवारात पे अॅण्ड पार्क सुविधा राबविणे. 


( १) निविदांचे विहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक १२ जून २०१४ ते दिनांक २७ जून २०१४ पर्यंत ( सुट्टीचे दिवस सोडून ) कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेत सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० व दुपारी २-३० ते ३-०० वाजेपर्यंत या संस्थेच्या विभागातील खरेदी व दुरुस्ती विभागात मिळतील. 

( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मची किंमत ( परत न मिळणारी ) रोख भरावी लागेल . कोऱ्या निविदा फॉर्मची किंमत मनिऑर्डरद्वारा स्वीकारली 
जाणार नाही तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत. 


( ३) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक २७ जून २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या 
निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


( ४ ) अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत प्राप्त होतील . 


अधिष्ठाता, 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे. 


SECOND EXTENSION 


The Dean , Sassoon General Hospital, Pune invites separate sealed tender by two envelope systems(two 
bid system ) for Pay and Park scheme of following material : 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Category and details of 

Items 
( 2 ) 


Blank Tender 
Form Cost 

( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


Rs. 


1 Supply of Pay Park facility in B. J. M. C. 

2,000 

1,20,000 
and Sassoon General Hospital, Pune. 

( 1) The blank tender forms are available from 12th June 2014 to 27th June 2014 (excluding holidays ) 
during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 3-00 p.m. in this institute department 
in Repair Section , Sassoon General Hospital, Pune. Blank tender forms are available on cash payment (non 
refundable ) as shown against each item . 

( 2 ) Cost of blank tender form will not be accepted by Money Order or any other form i.e. D.D. etc. 
tender form will not be send by post . 

( 3 ) Last date to accept the tender form is 27th June 2014 upto 3-00 p.m. after that tender form will 
not be accepted . 

( 4 ) Terms and conditions attached with tender form . 


Dean, 
Sassoon General Hospital, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 


१७ 


आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


ई-निविदा सूचना 


आयुक्त, पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०७ हे पशुसंवर्धन विभागांतर्गत आवश्यक असणाऱ्या पशुखाद्य, पक्षीखाद्य व मेंढीखाद्य पुरवठ्याच्या 
दरकरारासाठी उत्पादक कंपनी अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले अधिकृत वितरक यांच्याकडून द्विलिफाफा पद्धतीने ऑनलाईन निविदा मागवित आहेत . 


ऑनलाईन निविदाबाबतचा सर्व तपशील ( महत्त्वाच्या दिनांकासह ) http://adf.maharashtra.gov.in व http : // 
maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. उपरोक्त नमूद संकेतस्थळावरून दिनांक १२ जून २०१४ ( वेळ १७-०१) ते दिनांक ३ जुलै 
२०१४ ( वेळ १३-०० ) या कालावधीत रुपये ५,००० ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) ई-निविदा अर्जाचीकिंमत अदा करून डाऊनलोड करून घेता येतील . 
ई-निविदा अर्जाची किंमत लेखाधिकारी, आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे -०१ यांचे कार्यालय यांच्या नावाचा पुणे येथील शाखेत अदा होणाऱ्या 
राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या धनाकर्षाद्वारे अदा करण्यात यावी. सदरचा धनाकर्ष प्रत्यक्ष वैरण विकास कक्ष ( पसं -१४ ), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध , पुणे-७ येथे 
दिनांक ५ जुलै २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत सादर करावा . 

बयाणा रक्कम पशुखाद्य, पक्षीखाद्य व मेंढीखाद्य या प्रकाराकरिता प्रत्येकी रुपये १.०० लक्ष ( अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त ) अदा करावी लागेल . अनामत 
रक्कम लेखाधिकारी, आयुक्त, पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे कार्यालय यांच्या नावाच्या पुणे येथील शाखेत अदा होणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या 
धनाकर्षाद्वारे अदा करण्यात यावी. सदरचा धनाकर्ष प्रत्यक्ष वैरण विकास कक्ष (पसं -१४), पशुसंवर्धन आयुक्तालय , औंध, पुणे-७ येथे दिनांक ५ जुलै २०१४ 
रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत सादर करावा . 


दिनांक १३ जून २०१४ ते दिनांक २५ जून २०१४ या कालावधीत सकाळी ११-०० ते सायंकाळी ५-०० या वेळेत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी वैरण 
विकास कक्ष ( पसं-१४), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध , पुणे-७ येथे नमुने तपासणीकरिता सादर करण्यात यावेत . 


ऑनलाईन सेवा प्रदात्यास निविदा सादर करतेवेळी रुपये १,०३८ शुल्क ( फी ) परस्पर प्रदान करावी. तसेच ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेबाबत काही 
अडचणी आल्यास ऑनलाईन सेवा प्रदात्याला दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५३१५५५५ येथे संपर्क साधावा. 


कोणतीही पूर्वसूचना वा कारण न देता निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा तसेच संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त, 
पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांनी राखून ठेवला आहे . 


. 


आयुक्त, पशुसंवर्धन , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग दोन ( पुरवणी) 


३ 


RC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


COMMISSIONER , COMMISSIONERATE OF ANIMAL HUSBANDRY 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


e - Tender Notice 


Online tenders are invited by the Commissioner , Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune -7 in 
prescribed tender format from Manufacturing Companies and their authorized distributors/dealer by two-bid 
system for finalizing rate contract for supply of Cattle , Poultry and Sheep Feed . 


The Online Tender time Schedule (Key Dates ) is displayed on the e- Tendering portal of Department of 
Animal Husbandry http://adf.maharashtra.etenders.in or http://maharashtra.etenders.in . The tender form 
alongwith terms and conditions can be downloaded from above website w.e.f. 17-01 hrs. of 12th June 2014 to 
17-00 hrs. of 3rd July 2014 by payment of Rs. 5,000 (Rs. Five Thousand only ) as the cost of tender form . The 
payment shall be made in the form of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in favour of Accounts 
Officer to the Commissioner , Animal Husbandry ,Maharashtra State , Pune -7 ” payable at Pune. The details of 
said Demand Draft are to be entered on the website. The Demand Draft must be submitted physically to the 
office of Commissioner, Fodder Development Desk (AH - 14 ), Commissionerate of Animal Husbandry , Aundh , 
Pune 411 007 , before 5th July 2014 upto 17-00 hrs . 


Earnest Money Deposit of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac only ) for supply of Cattle, Poultry and Sheep Feed for 
each category in the form of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in favour of “ Accounts Officer to the 
Commissioner, Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune-7 ” payable atPune should be submitted physically , 
before 17-00 hours of 5th July 2014 to the Office of the Commissioner , Fodder Development Desk (AH - 14 ), 
Commissionerate of Animal Husbandry , Aundh , Pune 411 007. 


Samples should be submitted from 13th June 2014 to 25th June 2014 during 11-00 a.m.to 5-00 p.m.on any 
working day at the Fodder Development Desk (AH - 14 ), Commissionerate of Animal Husbandry , Aundh , 
Pune 411 007 for laboratory testing alongwith the Demand Draft of sample testing fee . 


A fee of Rs. 1,038 shall be payable directly to the service provider online during bid submission . For 
any difficulties related to e - tendering process , bidders can contact the service provider on Phone 
Number 020-25315555 . 


Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason vests with the undersigned . 


8o. afa / 37- C ( 38 ) / 8336 / P088 , 
दिनांक ७ जून २०१४ . 


Commissioner, AnimalHusbandry , 

Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १ ९३६ 


१ ९ 


अधिष्ठाता, सर ज . जी . 

समूह 

रुग्णालये , मुंबई 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, सर ज. जी . समूह रुग्णालये, मुंबई यांच्या वापराकरिता निम्ननिर्देशित यादी खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीनुसार उत्पादक , 
अधिकृत पुरवठादार यांच्याकडून मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत : 


अ.क्र . 


नग 


यंत्रसामग्रीचेनाव 

( २ ) 


( ३ ) 


निविदा फॉर्मची किंमत 

( ४ ) 
रुपये 


१ 


४,१८,००० एम ३ 


२,००० 


मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन गॅस आय. पी . 
( मुख्य इमारत व बालाराम इमारत ) 
मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन गॅस आय . पी . 
( बी . जे . इमारत ) 


१ अ . 


१,००,००० एम ३ 


२ 


ऑक्सीजन गॅस आय.पी. 
( अ ) ७ क्युबिक / मीटर 
( ब ) १३२० लिटर्स 
( क ) ६६० लिटर्स 


८,००० 
६,००० 
२,००० 


२,००० 


३ 


नायट्रस ऑक्साईड गॅस आय.पी. 

( अ ) १७२३३ लिटर्स 
( ब ) १८५१ लिटर्स 


१,५०० 
१,२०० 


२,००० 


4 


( १) निविदांच्या अटी आणि शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . निविदा अधिष्ठाता, सर ज. जी . समूह रुग्णालये, मुंबई येथे दिनांक १९ जून २०१४ 
ते दिनांक ८ जुलै २०१४ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० आणि दुपारी २-०० ते सायंकाळी ४-०० च्या दरम्यान 
नियमाप्रमाणे निविदा शुल्क ( ना - परतावा ) रोख भरल्यानंतर मिळतील. 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि तारीख उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता , सर ज. जी . समूह 
रुग्णालये, मुंबई यांच्याकडे दिनांक ९ जुलै २०१४ दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. 


( ३ ) अधिष्ठाता, सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई यांनी निविदेतील परिमाण कमी किंवा अधिक करण्याची आणि कोणतेही कारण न देता निविदा 
नाकारण्याचा अदिकार स्वतःकडे राखून ठेवला आहे . 


( ४ ) निविदा सूचनेतील समाविष्ट बाबींपैकी काही वगळण्याचे अधिकार अधिष्ठातांनी राखून ठेवले आहेत . 


( ५ ) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा दिनांक ९ जुलै २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात 


येतील . 


अधिष्ठाता , 
सर ज . जी . 

समूह 

रुग्णालये, मुंबई . 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


-३ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


DEAN , SIR J. J. GROUP OF HOSPITALS , MUMBAI 


Tender Notice 


Name of the Equipment 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Consolidated Cost of 
Tender Form 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 


4,18,000 M3 


2,000 


1A 


1,00,000 M3 
Projected 


Supply ofMedical Oxygen Liquid I.P. 
( To be filled in storage tank installed in the 
hospital premises ). 
Supply ofMedical Oxygen Liquid I. P. 
( To be installed for Paediatrics Department 
capacity 3 KL ) 
Supply of Oxygen Gas I. P. in loose Cylinder 
( To be supplied in the cylinder of capacities as follows) 

(a ) 7 cum 
(6 ) 1320 Liters 
( c ) 660 Liters 


2 


8,000 cylinder 
6,000 cylinder 
2,000 cylinder 


2,000 


3 


Nitrous Oxide Gas I. P. 
( To be supplied in the various capacities as follows) 

( a ) 17233 Liters 
(6 ) 1851 Liters 


2,000 


1,500 cylinder 
1,200 cylinder 


( 1) The tender format, terms and conditions alongwith detailed specification of the above will be available 
between 19th June 2014 to 8th July 2014 from the Office of the Dean , Sir J. J. Group of Hospitals, Mumbai on 
any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00p.m . to 4-00p.m . on payment of tender price as per 
rule (non -refundable ). 


( 2 ) The tender in sealed cover superscribed with tender Number and date as indicate ( as mentioned in the 
terms and conditions) should be submitted to the office of the Dean , Sir J. J. Group of Hospitals,Mumbai on or 
before 9th July 2014 upto 12-00 noon . 

( 3 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to delete any items to accept 
any tender in full or in part to reject any or all delete any items to accept any tender in full or in part to reject 
any or all tender without assigning any reason whatsoever. 


(4 ) Tender reached in the precsribed time limit shall be opened on 9th July 2014 at 3-00 p.m. 


5.Jits / 31197/ fransTifaT/ T1 /336 / 2088 , 
दिनांक ९ जून २०१४ . 


Dean , 
Sir J. J. Group of Hospitals , 

Mumbai. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 

कोल्हापूर मध्यवर्ती 

कारागृह , 

कळंबा, कोल्हापूर 


अधीक्षक , 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावे व करिता अधीक्षक, कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह हे सन २०१४-२०१५ या वर्षाकरिता कारागृह उद्योगासाठी 
लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


Serial 
No. 


Name and descriptions of 
goods with details of 
specifications 

( 2 ) 


Number or 

unit or 
quantity 

(3 ) 


Price of 
tender 
form 
( 4 ) 


Indenting 

prisons 
( consignee) 

(5 ) 


Date of 
submission of 
tender 

(6 ) 


( 1 ) 


Rs. 


( A ) 


Bakery Department 


1 


1,000 


Maida 
Super fine quality (Maida -Good 
quality for human consumption ) 
Specification of Maida flour for bread 
( 1 ) Condition - Dry free flowing 

powder free from hard lumps and 

any in sets and to region particles . 
(2 ) Color- clean bright white 

Odour-Natural with no unusual 

odour . 
(3 ) Analysis 

( a ) Moisture -- 14 % Maximum 
(6 ) Gluten forming proteins – 9.5 % 

minimum . 
(c ) Total Ash - 1 % (Ash insoluble 

in Dilute H.C.L.) + 0.1 % 
(d ) Alcoholic acidity on dry -not 

more than 0.12 % weight basic 
(alcoholic acidity with 90 % 

Alcohol- H2S04 
Power Loom Department 


25000 Kg. 

Note. 
Maida each 
bag contained 
50,000 Kgs. 
quantity of 
Maida and 

Bardan 
weight 
extra and 

bardan 
returnable 

basis . 


( B ) 


1 


1 


Kolhapur 
Central 
Prison 


4th July 

2014 
11-00 a.m. 


10s G. C. Yarn 

Count — 10s Ne 
(Count Variation 9.6s Ne to 
10.4s Ne) . 
CSP - 1800 and above 
Twist – 5 T.M. (Maximum ). 


750 


800 Kg. 
(in cones ) 
( 12 Bags of 
50 Kg. and 
04 Bale of 
50 Kg. each ) 

packing in 
Polyethylene 

Bag. 


2 


2 /40s G. C. Yarn 

Count — 2 /40s Ne 
Resultant Count — 20s Ne 
(Count Variation 19.2s Ne to 
20.8s Ne 
CSP - 2200 and above 
Twist — 4.8 T.M. (Maximum ). 


1,000 Kg . 
( in cones ) 
( 20 Bags of 
50 Kg. each ) 

packing in 
Polyethylene 

Bag . 


750 


3 


2 /60s G. C. Yarn 

Count - 2 /60s Ne 
Resultant Count – 30s Ne 
(Count Variation 28.8s Ne to 
31.2s Ne 
CSP - 2400 and above 
T.M - 4.8 (Maximum ). 


1,500 Kg. 
(in cones ) 
(30 Bags of 
50 Kg. each ) 

packing in 
Polyethylene 

Bag. 


1,000 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Rs. 


4 


2 / 20s G. C. Yarn , 

Count - 2 / 20s Ne 
Resultant Count — 10s Ne 
(Count Variation 9.6s Ne to 
10.4s Ne) 
CSP - 2000 and above 
Twist — 4.8 T.M. (Maximum ). 


750 


1,000 Kg. 
(in cones) 
( 15 Bags of 
50 Kg. and 

05 Bale of 
50 kg . each ) 
packing in 
Polyethylene 

Bag . 


5 


2000 Kg. 
(40 Bags of 
50 Kg. each ) 
Packing in 
Polyethyne 

Bag . 


750 


2 /32s P. C. Yarn 

Count — 2 /32s Ne 
Resultant Count — 16s Ne 
(Count Variation 15.3s Ne to 
16.7s Ne) 
CSP -4000 and above 
Twist — 4.5 T.M. (Maximum ). 
Uster evenness Test U % -9 
Imperfections per km 
Thick places- 30 (Maximum ) 
Neps – 75 (Maximum ) 
Blend Composition 
Polyester - 67 % , Cotton – 33 % 
Mixing with combed cotton only . 


Standard quality Polyester Fiber 
of 1.2 Denier ( 38 mm Length ). 


Best quality of 2 / 32s P.C. (67:33) 
Yarn achieved by using standard 
Polyester fiber. 


Kolhapur 
Central 
Prison . 


4th July 

2014 . 
11-00 a.m. 


250 


6 20s G. C. Yarn 

Count — 20s Ne 
(Count Variation 19.2s Ne to 
20.8s Ne) 
CSP - 1800 and above 
Twist — 4.8 T.M. (Maximum ). 


300 Kg. 
(6 Bags of 
50 Kg . each ) 

Packing in 
Polyethylene 

Bag. 


( C ) 


Smithy Department , 


1 


5,000 Kg. 


750 


2 


1,200 Meter 


500 


C. R. Sheet 2440 x 1220 x 

0.08 m.m. 
C.R.C.A. Pipe (Round) 

25 m.m. Diameter x 1.63 mm . 
Thickness (Each Pipe should 
be six meter length ) 
(As per IS3601 : 2006 ) 


3 


Stripe flat (Cot flat ) 

40 m.m. x 1 m.m. 


1,500 kg. 


250 


( D ) 


Hand Loom Department 


1 


6s G. C. Yarn 

Count — 6s Ne 
Resultant Count — 6s Ne 
(Count Variation 5.7s Ne to 
6.3s Ne) . 
CSP - 1200 and above 
Twist – 5 T.M. (Maximum ). 


750 


3,500 Kg. 
( 10 Bags of 
50 Kg . and 
60 Bale of 
50 Kg each ) 
Packing in 
Polyethylene 

Bag . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 


२३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Rs . 


2 


500 


Kolhapur 
Central 
Prison . 


4th July 

2014 . 
11-00 a.m. 


3 / 6s G. C. Yarn 
Count - 3/ 6s Ne 
Resultant Count_2s Ne 
(Count Variation 1.9s Ne to 
2.1s Ne). 
CSP - 1400 and above 
Twist – 5.3 T.M. (Maximum ). 


1,000 Kg . 
(20 Bags of 
50 Kg each ) 

Packing in 
Polyethylene 

Bag . 


निविदा चौकशीच्या अटी व नियम तसेच तपशिलवार विनिर्देशाबाबत माहिती तसेच निविदा फॉर्म कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कळंबा, कोल्हापूर 
येथे कार्यालयीन वेळेत सकाळी ९-०० ते दुपारी १-०० व सायंकाळी ४-०० ते ५-३० वाजेपर्यंत शासकीय सुट्या सोडून दिनांक ३ जुलै २०१४ रोजी 
पर्यंत उपलब्ध होतील. निविदा दिनांक ४ जुलै २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहातील मेनगेट मधील सीलबंद पेटीत 
जमा करण्यात याव्यात . निविदा दिनांक ४ जुलै २०१४ रोजी सकाळी ११-३० वाजता उघडण्यात येतील . निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त 
करण्याचे तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांच्याकडे राहतील. कारागृह उप महानिरीक्षक , पश्चिम विभाग, येरवडा, 
पुणे-६ हे अपिलीय अधिकारी असतील . 


भारत म . भोसले , 

अधीक्षक , 
कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह , 

कळंबा, कोल्हापूर . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 


SUPERINTENDENT KOLHAPUR CENTRAL PRISON , KALAMBA , KOLHAPUR 


Tender Notice 


For and on behalf of Governor of Maharashtra Superintendent, Kolhapur Central Prison , Kalamba , 
Kolhapur 416 007 invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2014-15 from reputed 
manufacturers or through their authorized dealers for supply of following items : 
Serial Name and descriptions of 

Number or Price of Indenting 

Date of 
No. goods with details of 

unit or tender 

prisons submission of 
specifications 

quantity 

form (consignee ) 

tender 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 


Rs. 


( A ) 


Bakery Department 


1 


1 


1,000 


Maida 
Super fine quality (Maida- Good 
quality for human consumption ) 
Specification of Maida flour for bread 
( 1 ) Condition - Dry free flowing 

powder free from hard lumps and 

any in sets and to region particles . 
( 2 ) Color-clean bright white 

Odour-Natural with no unusual 

odour. 
( 3 ) Analysis 

(a ) Moisture -- 14 % Maximum 
(6 ) Gluten forming proteins – 9.5 % 

minimum . 
( c ) Total Ash - 1 % (Ash insoluble 

in Dilute H.C.L.) + 0.1 % 
(d ) Alcoholic acidity on dry -not 

more than 0.12 % weight basic 
(alcoholic acidity with 90 % 
Alcohol - H2SO4 


25000 Kg. 

Note. 
Maida each 
bag contained 
50,000 Kgs. 
quantity of 
Maida and 

Bardan 
weight 
extra and 

bardan 
returnable 

basis . 


( B ) 


Power Loom Department 


1 


Kolhapur 
Central 
Prison 


4th July 

2014 
11-00 a.m. 


10s G. C. Yarn 
Count — 10s Ne 
(Count Variation 9.6s Ne to 
10.4s Ne). 
CSP - 1800 and above 
Twist – 5 T.M. (Maximum ). 


750 


800 Kg . 
(in cones) 
(12 Bags of 
50 Kg. and 

04 Bale of 
50 Kg. each ) 

packing in 
Polyethylene 

Bag. 


2 


2 /40s G. C. Yarn , 

Count - 2 / 40s Ne 
Resultant Count — 20s Ne 
(Count Variation 19.2s Ne to 
20.8s Ne 
CSP -2200 and above 
Twist — 4.8 T.M. (Maximum ). 


1,000 Kg . 
(in cones ) 
(20 Bags of 
50 Kg. each ) 

packing in 
Polyethylene 

Bag . 


750 


3 


2 /60s G. C. Yarn 

Count - 2 /60s Ne 
Resultant Count – 30s Ne 
( Count Variation 28.8s Ne to 
31.2s Ne 
CSP - 2400 and above 
T.M -4.8 (Maximum ). 


1,500 Kg. 
( in cones ) 
( 30 Bags of 
50 Kg. each ) 

packing in 
Polyethylene 

Bag. 


1,000 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १९३६ 


२५ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Rs . 


4 


2 /20s G. C. Yarn 

Count — 2 /20s Ne 
Resultant Count — 10s Ne 
(Count Variation 9.6s Ne to 
10.4s Ne) 
CSP - 2000 and above 
Twist — 4.8 T.M. (Maximum ). 


750 


1,000 Kg. 
(in cones ) 
( 15 Bags of 
50 Kg. and 
05 Bale of 
50 kg . each ) 

packing in 
Polyethylene 

Bag . 


5 


2000 Kg. 
(40 Bags of 
50 Kg. each ) 
Packing in 
Polyethyne 

Bag . 


750 


2 /32s P. C. Yarn 

Count - 2 /32s Ne 
Resultant Count — 16s Ne 
(Count Variation 15.3s Ne to 
16.7s Ne) 
CSP -4000 and above 
Twist — 4.5 T.M. (Maximum ). 
Uster evenness Test U % -9 
Imperfections per km 
Thick places – 30 (Maximum ) 
Neps - 75 (Maximum ) 
Blend Composition , 
Polyester -67 % , Cotton – 33 % 
Mixing with combed cotton only . 


Standard quality Polyester Fiber 
of 1.2 Denier ( 38 mm Length ). 


Best quality of 2 / 32s P.C. (67:33 ) 
Yarn achieved by using standard 
Polyester fiber. 


Kolhapur 
Central 
Prison . 


4th July 

2014 . 
11-00 a.m. 


6 


250 


20s G. C. Yarn , 

Count - 20s Ne 
(Count Variation 19.2s Ne to 
20.8s Ne) 
CSP - 1800 and above 
Twist — 4.8 T.M. (Maximum ). 


300 Kg. 
(6 Bags of 
50 Kg. each ) 

Packing in 
Polyethylene 

Bag . 


( C ) 


Smithy Department 


1 


5,000 Kg. 


750 


2 


1,200 Meter 


500 


C. R. Sheet 2440 x 1220 x 

0.08 m.m. 
C.R.C.A. Pipe (Round ) 

25 m.m. Diameter x 1.63 mm . 
Thickness (Each Pipe should 
be six meter length ) 
(As per IS3601 : 2006 ) 


3 


1,500 kg. 


250 


Stripe flat (Cot flat) 

40 m.m. x 1 m.m. 


( D ) 


Hand Loom Department 


1 


6s G. C. Yarn 

Count — 6s Ne 
Resultant Count — 6s Ne 
(Count Variation 5.7s Ne to 
6.3s Ne). 
CSP - 1200 and above 
Twist – 5 T.M. (Maximum ). 


750 


3,500 Kg . 
( 10 Bags of 
50 Kg . and 
60 Bale of 
50 Kg each ) 
Packing in 
Polyethylene 

Bag. 


TT - (Pauit — 8 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Rs. 


2 


500 


Kolhapur 
Central 
Prison . 


4th July 

2014 . 
11-00 a.m. 


3 /6s G. C. Yarn 

Count — 3 /6s Ne 
Resultant Count = 2s Ne 
(Count Variation 1.9s Ne to 
2.1s Ne). 
CSP — 1400 and above 
Twist – 5.3 T.M. (Maximum ). 


1,000 Kgs. 
(20 Bags of 
50 Kg each ) 

Packing in 
Polyethylene 

Bag . 


Terms and conditions of tenders , details of specifications and tender forms will be available 
on all working days excluding Government holidays at the office of Kolhapur Central Prison , Kalamba , 
Kolhapur 416 007 during office hours between 9-00 a.m. to 1-00 p.m , and 4-00 p.m. to 5-30 p.m. till 3rd July 
2014. Tenders should be deposited in sealed box in the main gate of Kolhapur Central Prison , Kalamba , 
Kolhapur 416 007 before 11.00 a.m. on 4th July 2014. Tenders will be opened on 4th July 2014 at 11-30 a.m. 
The rights of quantity increase and decrease cancellation of tenders are reserved by purchase officer. 
Superintendent will be the Appellate Authority . 


Dr. ORCHI FAITT/ IFTA / P088-84 / 8088 , 
दिनांक ५ जून २०१४ . 


B. M. BHOSLE , 

Superintendent, 
Kolhapur Central Prison , Kalamba, 

Kolhapur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 


२७ 


आयुक्त , आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य , नाशिक 


फेर ई - निविदा सूचना 


आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांना नाशिक विभागातील निवडक ३२ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये छोटी सायन्स सेंटरची 
उभारणी करावयाची आहे . त्यासाठी फेर ऑनलाईन जाहीर निविदा मागविण्यात येत आहेत 


अ.क्र . 


तपशील 


खरेदीची अंदाजित 


३ टक्के बयाणा 


रक्कम 


निविदा फॉर्म 
किंमत 
( ४ ) 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


(रुपये ) 


( रुपये ) 


( रुपये ) 


१ 


४,४८,००,००० 


२,००० 


१३,४४,००० 


३२ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये छोटी 
सायन्स सेंटरची उभारणी करणे. 


निविदा विक्री दिनांक १३ जून २०१४ सकाळी १०-०० पासून सुरू होत असून अधिक माहिती http://maharashtra.etenders.in यावरील 
http://tribal.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


अटी व शर्ती. 


(१ ) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील . 


( २) डाऊनलोड करण्यायोग्य निविदा फॉर्म व त्याबद्दलची सविस्तर माहिती संकेतस्थळ http://maharashtra.etenders.in वर उपलब्ध आहे . 


( ३) एक किंवा सर्व निविदा स्वीकृत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त , आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी 
राखून ठेवला आहे. 


( ४ ) बयाणा रकमेचा राष्ट्रीयीकृत बँकेवर सहायक प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , नाशिक यांच्या नावे 
काढलेला धनाकर्ष तांत्रिक निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळेपूर्वी आयुक्त , आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य, नाशिक कार्यालयात सादर करणे आवश्यक 
राहील . 


. 


( ५ ) इंटरनेट , विद्युतपुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्त , 
आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांची राहणार नाही. 

( ६ ) ई-मेल, फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


( ७ ) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रांवरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल. 


डॉ . संजीव 

कुमार , 
आयुक्त , आदिवासी विकास , 
महाराष्ट्र राज्य , नाशिक . 


भाग दोन ( पुरवणी) -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८ , २०१४ /ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


COMMISSIONER , TRIBAL DEVELOPMENT, MAHARASHTRA STATE , NASHIK 


Re e - Tender Notice 


Re- Tenders are invited for online establishment of Innovative Science Centres and for the purpose of 
purchasing the materials of Interactive exhibits of science centre , in the selected 32 Ashram Schools of 
Nashik Division , under the control of Commissioner , Tribal Development , Maharashtra State , Nashik : 


Item 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Estimated 

Cost 
( 3 ) 


Cost of 
Tender Form 

( 4 ) 


3 % Earnest Money 

Deposit 

(5 ) 


( 2 ) 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


1 


4,48,00,000 


2,000 


13,44,000 


Establishment of Innovative 
Small Science Centres in 
selected 32 Ashram Schools . 


Sale of Tender Forms available from 13th June 2014 at 10-00 a.m. for details website on 
http://tribal.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.etenders.in 


Terms and Conditions. 


( 1) All the tender procedure will be online . 

( 2 ) The downloadable tender form and other details are available on website http :// 
maharashtra.etenders.in . 

( 3) All the rights to accept or reject one or all the tenders are reserved with the Commissioner, Tribal 
Development, Maharashtra State , Nashik . 

(4 ) The Earnest Money Deposit Demand Draft drawn the name of Assistant Project Officer , 
Commissionarate Tribal Development ,Maharashtra State, Nashik on any Nationalised Bank should be sent 
to the Commissioner , Tribal Development, Maharashtra State , Nashik before the opening date and time of 
the Technical Bid . 


(5 ) Department will not be responsoble for any delay due to any reason e.g. internet, electricity or 
computer failure problem etc. 


(6 ) Tender send by e-mail , fax or hand delivery will not be accepted . 
( 7) All the uploaded documents will be verified during the opening of the Technical Bid . 


SHICH YTT31131 -P083 / 9... 843 / CA . EW ), 
दिनांक ९ जून २०१४ . 


DR . SANJEEV KUMAR . 
Commissioner , Tribal Development, 

Maharashtra State , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १९ ३६ 


२ ९ 


वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग-१, जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण 


निविदा सूचना 


आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील उप जिल्हा रुग्णालय, कामथे, चिपळूणकरिता खालीलप्रमाणे अवैद्यकीय सेवा कंत्राटी 
पद्धतीने एक वर्षाच्या करारावर सन २०१४-२०१५ साठी अधिकृत परवानाधारकाकडून खालील सही करणार यांच्या नावे दोन लिफाफा पद्धतीने फेर निविदा 
मागविण्यात येत आहेत : 


१ . 


आहार सेवा 


उप जिल्हा रुग्णालय, कामथे, चिपळूण 


२. वस्त्रधुलाई सेवा 


उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे,चिपळूण 


३ . 


स्वच्छता 


उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण 


४ . 


सुरक्षा 


उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण 


कोरे निविदा फॉर्म उप जिल्हा रुग्णालय, कामथे, चिपळूण , जिल्हा रत्नागिरी येथे सकाळी ११-०० ते दुपारी २-०० या वेळेत ( रविवार व सार्वजनिक 
सुट्ट्या तसेच दुसरा व चौथा शनिवार सोडून दिनांक १६ जून २०१४ ते दिनांक ५ जुलै २०१४ अखेर मिळतील. कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार 
नाहीत . तसेच भरलेल्या निविदा पोस्टाने पाठविल्यास त्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. आहार सेवाकरिता कोऱ्या निविदेची किंमत रुपये ७५० 
( रुपये सातशे पन्नास मात्र ) तसेच वस्त्रधुलाई, स्वच्छता व सुरक्षा सेवेकरिता कोऱ्या निविदेची किंमत प्रत्येकी रुपये २५० (रुपये दोनशे पन्नास मात्र) राहील . 

निविदा स्वीकारण्याचा कालावधी दिनांक ७ जुलै २०१४ ते दिनांक ११ जुलै २०१४ अखेर सकाळी ११-०० ते दुपारी २-०० वाजेपर्यंत राहील व प्राप्त 
झालेल्या निविदा दिनांक १५ जुलै २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजता उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण यांच्या दालनात समिती सभासदासमोर 
उघडण्यात येतील व त्यावेळी निविदाकार वा त्यांचेप्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतील. 


प्रत्येक सेवेसाठी खालील स्वतंत्र दोन सीलबंद पाकिटे आवश्यक आहेत . 


पाकीट क्रमांक १. - तांत्रिक लिफाफा - या लिफाफ्यामध्ये ज्या बाबींची ( कागदपत्रांची) आवश्यकता आहे त्या बाबी निविदेसोबत जोडलेल्या आहेत . 


पाकीट क्रमांक २. - व्यापारी लिफाफा - निविदेमध्ये नमूद केलेल्या कामाचा एकूण खर्च. 


निविदेबाबतच्या सर्व अटी व शर्ती दर निविदा फॉर्मबरोबर जोडलेल्या असतील . निविदा स्वीकारणे , रद्द करणे, नाकारणे याबाबतचे सर्व अधिकार खाली 
सही करणार यांनी 

राखून 

ठेवले आहेत . 


क्र.उजिरुकाचि / आस्था /कंत्राट /निविदा / ५४९ / ५५२/ २०१४ , 
दिनांक ३० मे २०१४. 


वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग -१ 
जिल्हा रुग्णालय, कामथे, चिपळूण . 

जिल्हा रत्नागिरी. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


द्वितीय / अंतिम मुदतवाढ 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण , जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळांना २०१४-२०१५ 
या शैक्षणिक वर्षाकरिता भाजीपाला पुरवठा, बोकडाचे ताजे मटण पुरवठा, धान्य दळणे इत्यादी कामासाठी मागविलेल्या निविदेस अल्पप्रतिसाद मिळाल्याने 
द्वितीय / अंतिम मुदतवाढ देऊन मोहोरबंद लिफाफ्यात जाहीर निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदेचा तपशील 


बयाणा 


निविदेची 
अंदाजे किंमत 


कोऱ्या निविदा 
फॉर्मची किंमत 


रक्कम 


कोऱ्या निविदा 
फॉर्म विक्री 
दिनांक 


निविदा फॉर्म 
स्वीकारण्याचा अंतिम 
दिनांक व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
रुपये 


रुपये 


रुपये 


२,००,००० 


६,००० 


५०० 


दिनांक १० जून 


१ भाजीपाला 

पुरवठा 

करणे 
२ भोकडाचे ताजे मटण 


२,००,००० 


६,००० 


५०० 


२०१४ ते 


दिनांक १७ जून २०१४ 

रोजी 
सायंकाळी 
५-४५ वाजेपर्यंत . 


पुरवठा करणे. 


३ धान्य दळण दळणे 


१,५०,००० 


४,५०० 


५०० 


दिनांक १६ जून 

२०१४ ( सुटीचे 
दिवस सोडून ). 


( १) उक्त निविदेचा तपशील , अटी व शर्ती कोऱ्या निविदा फॉर्मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत . 

( २) निविदा खरेदी समिती निश्चित करेल अशा नंतरच्या दिनांकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , कळवण ,जिल्हा 
नाशिक यांच्या कार्यालयात उघडण्यात येतील . 


( ३ ) प्रत्येक शासकीय आश्रमशाळेसाठी स्वतंत्र निविदा फॉर्म भरावा लागेल. एकाच फॉर्मवर एकापेक्षा जास्त शाळांचा उल्लेख केल्यास अशा 
निविदा नाकारल्या जातील. तसेच कोणत्या शाळेसाठी व कोणत्या बाबीसाठी निविदा मागविण्यात येत आहेत याचा तपशील कार्यालयात उपलब्ध 
आहे . 


( ४ ) वरील सर्व कामासाठी आदिवासी महिला बचतगट , आदिवासी पुरुष बचतगट , आदिवासी महिला सह . संस्था , आदिवासी पुरुष सह . 
संस्था, आदिवासी महिला भागिदारी संस्था, आदिवासी पुरुष भागिदारी संस्था, आदिवासी महिला पुरवठादार कंपनी , आदिवासी पुरुष व सर्वसाधारण 
पुरवठादार कंपनी, आदिवासी महिला, आदिवासी पुरुष या प्राधान्यक्रमाने निविदा न्यूनतम दराने मंजूर करण्यात येईल . जर सर्वसाधारण व्यक्तीने निविदा 
भरलेली असेल व ती न्यूनतम असेल तर वर नमूद प्राधान्य क्रमातील आदिवासी त्या दराने पुरवठा करण्यास तयार असेल तर त्यांना पुरवठ्याचे 
काम देण्यात येईल . जर कोणीही आदिवासी पुरवठा करण्यास तयार नसेल तर सर्वसाधारण व्यक्तीला पुरवठ्याचे काम देण्यात येईल. 

( ५) उर्वरित सर्व अटी व शर्ती मूळ निविदा फॉर्ममधील कायम राहतील . 


आस्तिककुमार पाण्डेय ( भा.प्र.से.), 

प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

कळवण , जिल्हा नाशिक . 


अधीक्षक 
, 
येरवडा 
मध्यवर्ती 
कारागृह 
, 
पुणे 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्यानावेवकरीताअधीक्षक,येरवडामध्यवर्तीकारागृह,पुणे४११००६हेसन२०१४-२०१५यावर्षाकरिताकारागृहउद्योगासाठीलागणाऱ्याखालीलबाबींकरितामोहोरबंदनिविदा 
मागवितआहेत: 


Items 


Quantity 


Sr. No. 


Priceof 
Tender Form (4) 


Indenting 

Prisons (Consignee) 

(5) 


Dateof Submissionand OpeningofTender 

(6) 


(1) 


(2) 


(3) 


Rs. 


1 


2 


C.R.C.A.Sheet-2500x1250x0.80mm. C.R.C.A.Sheet-2500x1250x0.61mm. S.S.Sheet-2500x1250x2.00mm. G.I.Sheet-2500x1250x0.80mm. M.S.SquarePipe-50x25x1.22mm. M.S.SquarePipe-25x25x1.63mm. 


3 


9,840Kgs. 2,400Kgs. 
900Kgs. 
2,700Kgs. 6252Mtr. 16666Mtr. 


1,000 

500 750 500 1,000 1,000 


Submission-8thJuly2014 

at11-00a.m. Opening—8thJuly2014 

at11-30a.m. 


Yerawada Central Prison 


4 


5 


6 


7 


8 


M.S.RoundPipe38Dia.ODx1.22mm. RedOxide1stQuality OilPaintSmoGray OilPaintWhite 
MS.Flat40x3mm. Ele.WeldingRod3.15x350mm. 


9 


3756Mtr. 720Ltrs. 480Ltrs. 240Ltrs. 
900Kgs. 43200Nos. 


750 250 250 250 250 500 


Yerawada Central Prison 


Submission-11thJuly2014 

at11-00a.m. Opening-11thJuly2014 

at11-30a.m. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १९ ३६ 


10 


11 


12 


13 14 


StainlessSteelWeldingrod3.15x350mm. EN8Rod50mm.Dia. MS.Rod125mm.dia AlluminiumCircle1.22mm.(Thickness) 210,305,240Diameter. M.S.Patti20x5mm. 


3900Nos. 
480Kgs. 
600Kgs. 
1500Kgs. 


250 250 250 1,000 


15 16 


Submission—15thJuly2014 

at11-00a.m. Opening-15thJuly2014 

at11-30a.m. 


Yerawada Central Prison 


17 


1600Kgs. 


250 


निविदाफॉर्मवअटीदिनांक१३जून२०१४तेदिनांक३जुलै२०१४पर्यंतकार्यालयीनवेळेत(सकाळी९-००तेदुपारी१-००वसायंकाळी४-००ते५-००)उपलब्धराहतील.निविदाफॉर्मपोस्टाने पाठविण्यातयेणारनाहीत.निविदेतीलमालाचेपरिमाणकमी/जास्तकरण्याचेतसेचनिविदाप्रक्रियारद्दकरण्याबाबतचेसर्वहक्कखरेदीअधिकारीयांच्याकडेराहतील.अधीक्षक,येरवडामध्यवर्तीकारागृह,येरवडा, पुणे-६हेअपिलीयअधिकारीअसतील. 


अधीक्षक, 
येरवडा 
मध्यवर्ती 
कारागृह 
, 
पुणे 
. 


३१ 


SUPERINTENDENT,YERAWADACENTRALPRISON,PUNE 


TenderNotice 


ForandonbehalfofGovernorofMaharashtraSuperintendent,YerawadaCentralPrison,Pune411006invitessealedtendersorprisonindustries forthefinancialyear2014-2015fromreputedmanufacturersorthroughtheirauthorizeddealersforsupplyoffollowingitems 


Items 


Sr. 
No. 


Quantity 


Priceof Tender 


Indenting 

Prisons 
(Consignee) 

(5) 


Dateof Submissionand OpeningofTender 

(6) 


Form 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


Rs. 


1 


2 


C.R.C.A.Sheet—2500x1250x0.80mm. C.R.C.A.Sheet-2500x1250x0.61mm. S.S.Sheet—2500x1250x2.00mm. G.I.Sheet-2500x1250x0.80mm. M.S.SquarePipe—50x25x1.22mm. M.S.SquarePipe—25x25x1.63mm. 


3 


9,840Kgs. 
2,400Kgs. 
900Kgs. 2,700Kgs. 6252Mtr. 16666Mtr. 


1,000 500 750 500 
1,000 1,000 


Submission-8thJuly2014 

at11-00a.m. Opening—8thJuly2014 

at11-30a.m. 


Yerawada Central Prison 


4 


5 


6 


7 


8 


Yerawada Central 


M.S.RoundPipe38Dia.OD~1.22mm. 
RedOxide1stQuality 
OilPaintSmoGray OilPaintWhite MS.Flat40x3mm. Ele.WeldingRod3.15x350mm. 


750 250 250 250 


9 


3756Mtr. 720Ltrs. 480Ltrs. 240Ltrs. 
900Kgs. 43200Nos. 


Submission-11thJuly2014 

at11-00a.m. Opening-11thJuly2014 

at11-30a.m. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९ ३६ 


Prison 


10 11 


250 500 


12 


13 


250 


14 15 16 


StainlessSteelWeldingrod3.15x350mm. EN8Rod50mm.Dia. MS.Rod125mm.dia AlluminiumCircle1.22mm.(Thickness) 210,305,240Diameter. M.S.Patti20x5mm. 


3900Nos. 
480Kgs. 
600Kgs. 
1500Kgs. 


250 

250 1,000 


Yerawada Central Prison 


Submission—15thJuly2014 

at11-00a.m. Opening-15thJuly2014 

at11-30a.m. 


17 


1600Kgs. 


250 


Tenderformsandconditionswillbeavailableintheofficetime(9-00a.m.to1-00p.m.and4-00p.m.to5-00p.m.)fromdated13thJune2014todated 3rdJuly2014.Tenderformswillnotbesentbypost.Therightsofquantityincreaseordecreaseandcancellationoftendersarereservedbypurchase officer,Superintendent,YerawadaCentralPrisonwillbetheAppellateAuthority. 


$.14CT/FIESTA/&478/2088-84, 
दिनांक७जून२०१४. 


Superintendent, YerawadaCentralPrison,Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १ ९३६ 


३३ 


विक्रीकर सहआयुक्त , 

विक्रीकर विभाग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 


निविदा सूचना 


विक्रीकर विभागातील ( न्यायालयीन प्रकरणात ) लागणारा हिरवा व पांढरा लिगल साईजचा पेपरचा आवश्यक लेखनसामग्रीचा पुरवठा करण्यासाठी 
मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


सदर निविदेची किंमत रुपये १५० ( रुपये एकशे पन्नास मात्र) इतकी असून, निविदा दिनांक ९ जून २०१४ ते दिनांक २३ जून २०१४ या कालावधीत 
सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत आस्थापना अधिकारी, विशेष विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, ३ रा मजला, एफ विंग , 
विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई ४०० ०१० येथे उपलब्ध होतील. मोहोरबंद निविदा दिनांक २३ जून २०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात 
येतील व दिनांक २४ जून २०१४ रोजी दुपारी २-३० वाजता प्रतिनिधींसमक्ष निविदा उघडण्यात येतील . 


विक्रीकर सहआयुक्त (मुख्यालय )-१, 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


JOINT COMMISSIONER , SALES TAX DEPARTMENT, MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed tenders are invited from all the interested dealer registered for supply of Legal size Green and 
White Paper (for court cases ) for the period 2014-2015 for Sale Tax Department, in the State of Maharashtra . 

Tender form should be available at Establishment Officer , Special Commissioner of Sales Tax , Vikrikar 
Bhavan , New Building , 3rd Floor F -Wing , Mazgaon , Mumbai 400 010 from dated 9th June 2014 to 23rd June 
2014 between 10-00 a.m. to 5-00 p.m. at the cost of Rs. 150 (Rs. One hundred fifty only ). Sealed tenders are 
accepted before 5-00 p.m.upto dated 23rd June 2014. The sealed tenders will be opened at dated 24th June 2014 
on 2-30 p.m. 


क्र . एसटीवाय -२०१४ / लेखनसामग्री हिरवा- पांढरा / 
लिगल साईज पेपर / १३ / आस्था -१२ , 
दिनांक ५ जून २०१४. 


Joint Commissioner of Sales Tax , 
( Head Quarter )-1, Maharashtra State, 

Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


विशेष विक्रीकर आयुक्त , विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


निविदा सूचना 


विक्रीकर विभाग, माझगांव , मुंबई यांच्या कार्यालयातील सन २०१४-२०१५ (दिनांक १ जुलै २०१४ ते दिनांक ३० जून २०१५ ) या कालावधीकरिता , 
लेखनसामग्रीच्या वाहतुकीसाठी ( संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता ) वाहतूक करार करण्याकरिता इच्छुक असणाऱ्या व्यक्ती / संस्था / ठेकेदार यांच्याकडून मोहोरबंद 
निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


निविदेचीकिंमत 


रुपये ५० ( रुपये पन्नास मात्र ) 


निविदा मिळण्याचा कालावधी 


दिनांक ६ जून २०१४ ते दिनांक २० जून २०१४ 
( कार्यालयीन कामाच्या दिवशी सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० ) 


निविदा मिळण्याचेठिकाण 


आस्थापना अधिकारी ( आस्था -१२) 
विशेष विक्रीकर आयुक्त , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालय , ३ रा मजला 
एफ विंग, नवीन इमारत , विक्रीकर भवन , 
माझगांव, मुंबई ४०० ०१० . 


मोहोरबंद निविदा सादर करणयाची अंतिम तारीख 
व वेळ . 


दिनांक २० जून २०१४ , सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत. 


निविदा उघडण्याची तारीख व वेळ 


दिनांक २१ जून २०१४, दुपारी २-३० वाजता 
( शक्य झाल्यास ) 


विशेष विक्रीकर आयुक्त , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


SPECIAL COMMISSIONER , SALES TAX DEPARTMENT, MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed tenders are invited from all the interested persons/ firms/ contractors for transportation of statio 
nery for local and out station of Sales Tax Offices in the State of Maharashtra for the year 2014-2015 ( 1st July 
2014 to 30thJune 2015 ). 


Cost of Tender Form 


Rs. 50 (Rupees Fifty only ) Cash . 


Period of availability of Tender Form 


Dated 6th June 2014 to dated 20th June 2014 
(On working day between 10-00 a.m.to 5-00 p.m.) 


Place where form is available 


EstablishmentOfficer ( ESt.- 11) 
Special Commissioner of Sales Tax , 
Vikrikar Bhavan , 3rd Floor , F -Wing , 
New Building,Mazgaon ,Mumbai 400 010. 


Date of acceptance of sealed Tenders 


Upto 20th June 2014 at 2-00 p.m. 


Date of opening of Tenders 


Dated 21st June 2014 at 2-30 p.m. (If possible) . 


क्र . एसटीवाय -२०१३/ वाहतूक करार / २१ , 

आस्था -१२/ ब-७७, 
दिनांक ५ जून २०१४. 


Special Commissioner of Sales Tax , 

Maharashtra State, 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १ ९३६ 


३५ 


COMMISSIONER , COMMISSIONERATE OF ANIMAL HUSBANDRY, 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


e - Tender Notice 


Online tenders are invited by the Commissioner , Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune - 7 in 
prescribed format from manufacturers/re -packers /distributors etc.by Two-Bid System for finalizing rate contract 
for two years for the period 2014-16 from for supply ofveterinary medicine to the offices of the Animal Husbandry 
Department, Government of Maharashtra . 


The online tender Time Schedule (Key Dates) is displayed on the e-tendering portal of Department of 
Animal Husbandry http://adf.maharashtra.e-tenders.in . The tender form along with Terms and Conditions 
can be downloaded from above website with effect from 17-01 hrs . of 12th June 2014 to 12-00 hrs . of 3rd July 
2014 by payment of Rs. 5,000 (Rupees Five Thousand only ) as the cost of tender form . The payment shall be 
made in the form of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in favour of “ Accounts Officer , 
Commissionerate of Animal Husbandry , Maharashtra State ” payable at Pune. The details of said Demand 
Draft are to be entered on thewebsite . The Demand Draftmust be submitted physically to the Commissionerate , 
of Animal Husbandry , Maharashtra State , Aundh , Pune- 7 , before 16-00 hours of 5th July 2015 . 


Earnest Money Deposit of Rs. 1,00,000 (Rs. One lac only ) in the form of Demand Draft drawn on any 
Nationalised Bank in favour of “ Accounts Officer , Commissionerate of Animal Husbandry , Maharashtra 
State ” payable at Pune should be submitted phycically , or or before 16-00 hours of 5th July 2014 to the office 
of the Commissioner , Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune- 1. A pre -bid meeting for this tender is 
organised on dated 19th July 2014 at 15-00 hrs. in the office of the undersigned . 


A fee of Rs. 1,038 shall be payable directly to the service provider online during bid submission . For any 
difficulties related to e -tendering process, bidders can contact the service provider on phone number 020-25315555 . 


Right to accept or reject any or all e - Tenders without assigning any reason , vests with the undersigned . 


o.Sist/ 386 / 432 / 2088 / 471-87 , 
दिनांक १० जून २०१४ . 


Commissioner, 
Department of Animal Husbandry , 
Maharashtra State , Pune 411 007. 


ATT ata ( grauit ) 


-५ 


m 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ /ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


COMMISSIONER , COMMISSIONERATE OF ANIMAL HUSBANDRY , 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


e - Tender Notice 


Online tenders are invited by the Commissioner, Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune- 7 in 
prescribed format from manufacturers by Two- Bid System for finalizing rate contract for two years during the 
period 2014-16 from for supply of Mineral Misture type - II (IS 1664: 2002 ) without salt, to the offices of the Animal 
Husbandry Department, Government of Maharashtra . 


The online tender Time Schedule (Key Dates) is displayed on the e -tendering portal of Department of 
Animal Husbandry http://adf.maharashtra.e-tenders.in . The tender form along with Terms and Conditions 
can be downloaded from above website with effect from 17-01 hrs. of 12th June 2014 to 12-00 hrs. of 3rd July 
2014 by payment of Rs. 5,000 (Rupees Five Thousand only ) as the cost of tender form . The payment shall be 
made in the form of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in favour of “ Account Officer , 
Commissionerate of Animal Husbandry , Maharashtra State ” payable at Pune . The details of said Demand 
Draft are to be entered online. The Demand Draft must be submitted physically to the Commissionerate , of 
Animal Husbandry , Maharashtra State , Aundh , Pune- 7 , before 16-00 hours of 5th July 2014 . 


Earnest Money Deposit of Rs . 2,00,000 (Rs. Two lac only ) in the form of Demand Draft drawn on any 
Nationalised Bank in favour of “ Accounts Officer, Commissionerate of Animal Husbandry , Maharashtra 
State " payable at Pune should be submitted phycically , on or before 16-00 hours of 5th July 2014 to the office 
of the Commissioner , Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune- 1. A pre -bid meeting for this tender is 
organised on dated 20th July 2014 at 15-00 hrs . in the office of the undersigned . 


A fee of Rs. 1,038 shall be payable directly to the service provider online during bid submission . For any 
difficulties related to e -tendering process, bidders can contact the service provider on phone number 020-25315555 . 


Right to accept or reject any or all e- Tenders without assigning any reason, vests with the undersigned . 


00.3stst/ 804 / 438 / 2098 /94-87 , 
दिनांक १० जून २०१४ . 


Commissioner , 
Department of Animal Husbandry , 
Maharashtra State , Pune 411 007. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १९ ३६ 


३७ 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय , बुलडाणा 


निविदा सूचना 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बुलडाणाद्वारे बुलडाणा जिल्ह्यातील खालील शासकीय रुग्णालयात खालील अवैद्यकीय सेवा पुरविण्याकरिता 
मान्यताप्राप्त स्वयंरोजगार / महिला संस्था/ बेरोजगार संस्था तसेच नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडून सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी योग्य ठेकेदाराकडून दोन 
लिफाफा पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


तरी इच्छुक कंत्राटदाराने विहित मुदतीत खालील मुद्यांच्या माहितीसह जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बुलडाणा यांच्याकडे दिनांक २६ जून 
२०१४ रोजी ठीक ५-०० वाजेपर्यंत हस्तदेय पोहोचतील अशा रितीने सादर करावे. सदर निविदा दिनांक २७ जून २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वा . निविदा 
हजर निविदाधारकांसमोर उघडण्यात येतील . 


विहित मुदतीत प्राप्त न झालेल्या निविदा किंवा उशीरा आलेल्या निविदा कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


निविदा फॉर्म विक्री रुपये १०० भरून दिनांक ७ जून २०१४ ते दिनांक २६ जून २०१४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत विकत मिळतील. तसेच कोणतीही 
निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी राखून ठेवला आहे. खालील 

नमूद केलेल्या 
सेवेकरिता निविदा सूचनेतील अटी व शर्ती पूर्ण करणे अत्यावश्यक असून अटी शिथिल करण्याचे अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना राहतील व निविदा 
भरणाऱ्यांना कोणत्याही कोर्टात जाता येणार नाही. निविदा सूचना विकत घेताना त्यांनी संस्थेचे कागदपत्रे दाखवून निविदा सूचना विकत घ्याव्यात . इतरांना 
निविदा विक्री केली जाणार नाही . 


जिल्हा शल्यचिकित्सक , 


क्र .जिशचि / निविदा / ११०६७-७० / २०१४ , 
दिनांक २ जून २०१४ . 


बुलडाणा. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ /ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 

प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ठाणे 


निविदा सूचना 


प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ठाणे येथे सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी या संस्थेत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी व 
कार्यालयासाठी आहार पुरवठ्यासाठी दोन मोहोरबंद लिफाफे (दोन पाकिटे ) पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहेत . 

निविदा दिनांक ५ जुलै २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वा. प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ठाणे यांच्या कार्यालयात निविदाधारकांसमोर 
उघडण्यात येतील . निविदाधारक हजर नसतील तर सदर निविदा त्याच दिवशी व त्याच वेळी उघडण्यात येतील . प्रशासकीय कारणास्तव काही अडचणी 
आल्यास निविदा उघडण्याची पुढील तारीख त्याच दिवशी निश्चित केली जाईल. 


निविदा फॉर्स शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत ) दिनांक १२ जून २०१४ ते दिनांक ४ 
जुलै २०१४ सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत प्रत्येकी रुपये २०० ( रुपये दोनशे फक्त ) शुल्क भरून, प्राचार्य आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र , ठाणे , 
ज्ञानसाधना शाळेसमोर , प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार , ठाणे ( पश्चिम ) या कार्यालयात मिळतील. पूर्णपणे भरलेले निविदा फॉर्म दिनांक ५ जुलै २०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत स्वीकृत केले जातील . उशीरा प्राप्त झालेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाही . 


निविदा फॉर्ससोबत निविदेतील अटी व शर्ती पुरविण्यात येतील. निविदा फॉर्स पोस्टाने पाठविण्यात येऊ नयेत . पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . कोणतीही निविदा रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार मा . प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र , ठाणे यांचे राहतील. 


प्राचार्य, 
आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, 

ठाणे. 


प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ठाणे 


निविदा सूचना 


प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ठाणे येथे सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी या संस्थेत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी व 
कार्यालयासाठी स्टेशनरी साहित्य पुरवठ्याबाबत दोन मोहोरबंद लिफाफे (दोन पाकिटे ) पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहेत. 


निविदा दिनांक ५ जुलै २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वा . प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र , ठाणे यांच्या कार्यालयात निविदाधारकांसमोर 
उघडण्यात येतील . निविदाधारक हजर नसतील तर सदर निविदा त्याच दिवशी व त्याच वेळी उघडण्यात येतील . प्रशासकीय कारणास्तव काही अडचणी 
आल्यास निविदा उघडण्याची पुढील तारीख त्याचदिवशी निश्चित केली जाईल . 

निविदा फॉर्स शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत ) दिनांक १२ जून २०१४ ते दिनांक ४ 
जुलै २०१४ सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत प्रत्येकी रुपये २०० ( रुपये दोनशे फक्त ) शुल्क भरून , प्राचार्य आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ठाणे , 
ज्ञानसाधना शाळेसमोर , प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार , ठाणे ( पश्चिम ) या कार्यालयात मिळतील . 


निविदा फॉर्ससोबत निविदेतील अटी व शर्ती पुरविण्यात येतील. निविदा फॉर्स पोस्टाने पाठविण्यात येऊ नयेत . पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . कोणतीही निविदा रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार मा . प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र , ठाणे यांचे राहतील. 


प्राचार्य, 


आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रशिक्षण केंद्र, 


क्र . आवकुकप्रशिके / आहार पुरवठा/निविदा/ २१२-१३/ २०१४ , 
दिनांक १० जून २०१४ . 


ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


३ ९ 


सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई 


. 


निविदा सूचना 


सह पोलीस आयुक्त , वाहतूक, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील वाहतूक पोलीस मुख्यालयातील विविध कार्यालये, वाहतूक प्रशिक्षण संस्था , भायखळा, 
गाडीशाखा तसेत २५ वाहतूक चौक्यामधील रद्दी विक्री व भंगार सामानाच्या विक्रीकरिता ठेकेदार नेमावयाच्या अनुषंगाने संगणक , सीपीयू, मॉनिटर , प्रिंटर, 
लाकडी ( कपाटे / टेबल्स / खुा / रॅक / ट्रे व इतर लाकडी सामान ) लोखंडी फर्निचर ( कपाटे / टेबल्स / खुा / रक / ट्रे व इतर लोखंडी सामान), ट्युबलाईट पट्टी, 
फॅक्स मशीन, झेरॉक्स मशीन , वातानुकुलित यंत्र, रद्दी ( अ, ब, क, ड वर्गवारी प्रमाणे )/ कार्यालयीन रद्दी, रिव्हॉल्वींग एक्झिक्युटीव्ह चेअर, स्टील कॅनिंग चेअर 
व इतर कार्यालयीन किरकोळ भंगार ( पाईप /कॅल्क्युलेटर /प्रिंटर ब्लेड / रोलर / जीर्ण मॅट / प्लास्टीक ) विक्रीकरिता निविदा मागविण्यात येत आहेत. निविदा सादर 
करणारा ठेकेदार कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आढळल्यास तो ठेकेदार म्हणून नियुक्त करण्यास अपात्र असल्याचे समजले जाईल . झालेला करार 
दोहोंपैकी कोणत्याही एका बाजूने आगाऊ तीन महिन्यांची सूचना देऊन रद्द होऊ शकतो. सादर करावयाच्या निविदा मोहोरबंद पाकिटातून “ रद्दी व भंगार 
सामानाची विक्री ” असे शीर्षक लिहून ते मोहोरबंद पाकिट “ सह पोलीस आयुक्त , वाहतूक , वरळी, मुंबई ” या नावानेदिनांक १८ जून २०१४ रोजी दुपारी 
१३-०० वाजेपर्यंत मोहोचेल अशा पद्धतीने सादर करावे. निविदा शुल्क रुपये १०० (रुपये शंभर फक्त ) रोखीने भरणा करण्यात यावे. निविदा शुल्क कोणत्याही 
कारणास्तव परत केले जाणार नाही. प्राप्त निविदा त्याच दिवशी म्हणजेच दिनांक १८ जून २०१४ रोजी दुपारी १५-०० वाजता उघडण्यात येतील याची नोंद 
घ्यावी. नमूद तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


कैसर खालिद, 
अपर पोलीस आयुक्त , 


क्र . वानिशा / कोष / मे -८ / १८१४ / १४ , 
दिनांक १० जून २०१४ . 


वाहतूक , मुंबई. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , जत , जिल्हा सांगली 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ , अकोला अधिनस्त प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , जत, जिल्हा सांगली येथे दिनांक १ जुलै २०१४ ते दिनांक 
३० जून २०१५ या कालावधीकरिता व त्यापुढे गरजेप्रमाणे नवीन भावबंद करार होईपर्यंत , इच्छुक प्राधान्याने नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांकडून (पंजीकृत 
बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था / लोकसेवा केंद्र )किंवा इतर नोंदणीकृत संस्थांकडून मोहोरबंद निविदा कंत्राटी पद्धतीने मजुरांच्या सेवा घेण्यासाठी मागविण्यात 
येत आहेत . 


मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने विहित नमुन्यात दिनांक ९ जून २०१४ रोजी दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत प्राप्त होतील अशा रीतीने समक्ष 
कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या सीलबंद पेट्यांमध्ये टाकण्यात याव्यात . सदरच्या निविदांची प्रपत्रे व निविदा अटी, शर्ती दिनांक ९ जून २०१४ रोजी पासून 

ते 
दिनांक ३० जून २०१४ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (दिनांक ३० जून २०१४ रोजी दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत ) रुपये ५०० राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट , 
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , जत , जिल्हा सांगली यांच्या नावे जत येथे देय , भरून ( ना -परतावा ) अटीवर किंवा रोखीने उपलब्ध होऊ शकतील . 
निविदेसोबत बयाणा रकमेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे धनादेश प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , जत, जिल्हा सांगली यांच्या नावे जत तेथे देय ( परतावा अटींवर ) 
तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये जोडणे बंधनकारक आहे. प्राप्त निविदा संभाव्यतः दिनांक १ जुलै २०१४ रोजी दुपारी १-३० नंतर गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे येथे 
उघडण्यात येतील. 


सदरची निविदा प्रपत्रे पशुसंवर्धन खात्याच्या www.ahd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अवलोकनासाठी उपलब्ध आहेत. प्रक्षेत्र 
व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , जत, जिल्हा सांगली या संस्थेसाठी नमूद केलेल्या कामांची गरज अंदाजे असून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा अधिकार 
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र , जत , जिल्हा सांगली यांना राहील. एखादी अगर सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचे अधिकार निविदा 
समितीकडे राखून ठेवण्यात येत आहेत . 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , 


क्र . वमाप्र /नि.सू/ ६८५ / २०१४ , 
दिनांक ६ जून २०१४ . 


वळू माता प्रक्षेत्र , जत , जिल्हा सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १ ९३६ 


४१ 


CHIEF EXECUTIVE OFFICER ,MAHARASHTRA LIVESTOCK 

DEVELOPMENT BOARD , AKOLA 


Tender Notice 


Rate Contract for Liquid Nitrogen Supply. 

1. Online e -tenders are invited for supply of Liquid Nitrogen for the year 2014-2015 ( 1st July 2014 to 30th 
June 2015 ) in two bid systems from manufacturer , distributors and dealers by the Chief Executive Officer , 
Maharashtra Livestock Development Board , Akola . 

2. The details can be viewed and downloaded from dated 12th June 2014 ( 10-00 hrs .) to 2nd July 2014 
( 17-45 hrs .) directly from the Department of Animal Husbandry e - tender portal http : // 
www.maharashtra.etenders.in or http://adf.maharashtra.etender.in and on the notice board of the office of the 
Chief Executive Officer , Maharashtra Livestock Development Board , Akola 444 104 . 


E -mail ID : ceomldbakola@gmail.com 


क्र . मपविमं / तांत्रिक -१/ द्रवनत्र पुरवठा / 

-fiagi / 4.9.46 / 360C / R088 , 
दिनांक १० जून २०१४ . 


Chief Executive Officer, 
Maharashtra Livestock Development Board , 

Akola . 


4TT ( aut — 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४/ ज्येष्ठ २२-२८, शके १९३६ 

पहिली मुदतवाढ ( दुसरी फेरी) 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ , अकोला अधिनस्त प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळु माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे-३३ येथे सन २०१४-१५ या कालावधीकरिता व 
त्यापुढे गरजेप्रमाणे नवीन भावबंद करार होईपर्यंत, इच्छुक पुरवठादारांकडून मोहोरबंद निविदा सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा कामांसाठी मागविण्यात येत आहेत. 

मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने विहित नमुन्यात दिनांक ६ जून २०१४ ते दिनांक २० जून २०१४ ,दिनांक २० जून २०१४ रोजी दुपारी १-०० 
वाजेपर्यंत प्राप्त होतील अशा रीतीने समक्ष कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या सीलबंद पेट्यांमध्ये टाकण्यात याव्यात . सदरच्या निविदाची प्रपत्रे व निविदा अटी , 
शर्ती दिनांक ६ जून २०१४ रोजी पासून ते दिनांक २० जून २०१४ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (दिनांक २० जून २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत ) 
रुपये १,००० राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट , प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळु माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ४११ ०३३ यांच्या नावे पुणे येथे देय , भरून ( ना- परतावा ) 
अटीवर किंवा रोखीने उपलब्ध होऊ शकतील . निविदेसोबत बयाणा रकमेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे धनादेश प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळु माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, 
पुणे ४११ ०३३ यांच्या नावे पुणे, देय ( परतावा अटींवर ) तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये जोडणे बंधनकारक आहे. प्राप्त निविदा संभाव्यतः दिनांक २० जून २०१४ रोजी 
दुपारी १-३० नंतर उघडण्यात येतील . 

प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळु माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे -३३ या संस्थेसाठी नमूद केलेल्या कामांची गरज अंदाजे असून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल 
करण्याचा अधिकार प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळु माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे-३३ यांना राहील . 


~ 


~ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , 
वळु माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, 

पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १९ ३६ 


४३ 


पोलीस अधीक्षक , पोलीस अधीक्षक कार्यालय , नंदुरबार 


. 


निविदा सूचना 


पोलीस अधीक्षक कार्यालय , नंदुरबार ( दूरध्वनी क्रमांक ०२५६४-२१०१११) यांच्या अधिनस्त असलेल्या पोलीस वाहनांना २०१४-२०१५ या आर्थिक 
वर्षासाठी पोलीस वाहनांच्या टायरचे रिमोल्डींग करण्याकरिता नंदुरबार जिल्ह्यातील अधिकृत दुकानदारांकडून निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


रिमोल्ड करावयाचे 


रिमोल्ड करावे 


बयाणा 


अ.क्र . 


कामाचा तपशील 


कामाची 
अंदाजे किंमत 


निविदा 
फॉर्म फी 


टायरचा आकार 


लागणाऱ्या टायरची 


रक्कम 


अंदाजे संख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


७०० x १६ 


८० 


२,४०,००० 


७,२०० 


७५० 


७.५० x १६ 


८.२५ x १६ 


१ पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 

नंदुरबार यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या पोलीस वाहनांना 
२०१४-२०१५ या आर्थिक 
वर्षासाठी पोलीस वाहनांच्या 
टायरचे रिमोल्डींग करणे . 


२१५ x ७५ आर १५ 


१ ९ ५ x ८० आर १५ 


टिपा.- (१ ) सर्व पात्र /इच्छुक निविदाधारकांनी निविदापत्रक कार्यालयातून प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे . 


( २) निविदाधारकांनी निविदासंदर्भात सर्व दस्तऐवज सादर करणे अनिवार्य राहील. 


( ३ ) इतर सूचना, अटी व शर्ती निविदा नमुन्यामध्ये पहावयास मिळतील . 


सदर निविदा मंजूर करणे, त्यामध्ये अटी व शतींची वाढ करणे किंवा शिथील करणे व निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे ढकलणे, तसेच निविदा प्रक्रियेत 
बदल करणे अथवा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतरबाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांनी राखून 

ठेवले आहेत . 


क्रमांक १०३ / सीबी-३ / निविदा / ४२२८ / २०१४ , 
दिनांक ५ जून २०१४. 


एम . रामकुमार, 
पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


भाग दोन ( पुरवणी) -६ अ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवासंचालनालय,मुंबई 


२२ 


निविदा 

सूचना 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागांतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीत आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे 


अ. 


विषय 


प्रकार 


निविदा क्रमाक 


निविदापूर्व 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदासादर 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


सभा 


करण्याचादिनांक 


निविदाविक्रीव तयारकरण्याचा कालावधी (६) 


(२) 


(३) 


(४) 


(७) 


(८) 


(९) 


ई-११ 


दिनांक 


दिनांक 


(1)Cap.Oseltamivir75mg. (2)Cap.Oseltamivir45mg. 


२३ जून 


१२जून 


२०१४ते 


२०१४,दुपारी ३-००वाजता 


दिनांक 
२ 
जुलै 
२०१४ 
, 
दुपारी 
२-०१ 

ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
२जुलै२०१४, 
संध्याकाळी५-०१ 

ते 
४ 
जुलै २०१४,दुपारी २-००वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
४ 
जुलै 
२०१४ 
, 
दुपारी 
२-०१ 
वा 
. 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


२जुलै 
२०१४ 
, दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


ई-१९ 


दिनांक 


दिनांक 


निविदा सूचना 


दिनांक 
५जुलै२०१४, 


ई-१७० 


१९जून 


NiteensizeofAutomobile TyreTube. 
AutomobileSpareparts ofTempo/ForceVehicles. 
AutomobileSpareparts ofTataVehicles. LubricantsandCoolant 


१२ जून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


२०१४ते 


दिनांक 
३ 
जुलै 
२०१४ 
, दुपारी२-०१ 

ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


२०१४,दुपारी २-००वाजता. 


दुपारी२-०१ते 


दिनांक 
३ 
जुलै 
२०१४ 
, 
संध्याकाळी५-०१ 

ते५ 
जुलै २०१४,दुपारी २-००वाजेपर्यंत. 


४ 


३ 
जुलै 
२०१४ 
, 
दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


ई-१७१ 


संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


ई-१७२ 


६ 


ई-१७४ 


SpecularMicroscope 


दिनांक 


दिनांक 

२१जून २०१४,दुपारी ३-००वाजता. 


१२जून 


दिनांक २जुलै२०१४ दुपारी२-०१ 


५जुलै 


२०१४ते 


दिनांक 

२०१४, 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


ते 


दिनांक 
२ 
जुलै 
२०१४ 
, 
संध्याकाळी५-०१ 

ते५जुलै २०१४,दुपारी २-००वाजेपर्यंत. 


२जुलै 
२०१४, 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


ई-१७५ 


दिनांक 


DengueAntigenNS1 ELISATestKit 


दिनांक १२जून 


२३जून 


२०१४ते 


२०१४,दुपारी ३-००वाजता. 


दिनांक २जुलै२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजपयत. 


दिनांक 
२ 
जुलै 
२०१४ 
, 
संध्याकाळी५-०१ 

ते४जुले २०१४,दुपारी २-००वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
४ 
जुलै 
२०१४ 
, 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


२ 
जुलै 
२०१४ 
, 
दुपारी 
२-०० वाजपयेत. 


(२) 


(३) 


(५) 


(७) 


(८) 


(९) 


८ 


दिनांक २४जून२०१४, 
संध्याकाळी५-०१ 


ई 


दिनांक १०जून 

२०१४ते २४जून२०१४, दुपारी 

२-०० वाजेपर्यंत. 


TwinBucket 


दिनांक २४जून२०१४ दुपारी२-०१ 

ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दुपारी 


दिनांक २७जून२०१४, 

२-०१पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


ते२७ जून 


२०१४,दुपारी २-००वाजेपर्यंत. 


९ 


दिनांक २३जून२०१४, 
संध्याकाळी५-०१ 


ई-३०५ 


(1)DIRECTOPTHALMO 

SCOPE (2)STEAKRETINOSCOPE 


दिनांक ९जून 

२०१४ते २३जून२०१४, 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


द्वितीय मुदतवाढ 


दिनांक २३जून२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक २६जून२०१४, 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


ते२६ जून 


२०१४,दुपारी २-००वाजेपर्यंत. 


१.अधिकमाहितीसाठीइच्छूकनिविदाधारकयांनीhttp://phd.maharashtra.etenders.inआणिhttp://maha-arogya.gov.inयासंकेतस्थळांवरसंपर्कसाधावा. 

२.इच्छूकनिविदाधारकयांनाऑनलाईननिविदासादरकरण्यासाठीरुपये१,०३८भरावेलागतील.निविदाशुल्करुपये२,०००किंमतीचाडिमांडड्राफ्ट“सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदी कक्ष),मुंबई”यांचेनावेवरनमूदकेलेल्यानिविदाविक्रीच्याकालावधितसहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),आरोग्यभवन,१लामजला,सेंटजॉर्जेसरुग्णालयआवार,छत्रपतीशिवाजी टर्मिनसजवळ,मुंबई४००००१याकार्यालयासकार्यालयीनकामकाजाच्यादिवशीकार्यालयीनवेळेतसादरकरावा. 

३.निविदेचेवेळापत्रकhttp://phd.maharashtra.etenders.inयासंकेतस्थळावरपहावे. 

४.सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईयांनीनिविदेतीलबाबींचीसंख्याकमी/अधिककरण्याचेआणिकोणतेहीकारणनदेतानिविदारद्दकरण्याचेअधिकारस्वत:कडेराखून ठेवलेआहेत. 

५.वरीलपैकीअ.क्र.७व८यानिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखालील नमूद 

केल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा 
: chatos:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


Email:support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


४५ 


JOINTDIRECTOR,DIRECTORATEOFHEALTHSERVICES,MUMBAI 


TenderNotice 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement) 


Type 


ClosingofBid 


Sr.Tender 
No.No. 
(1)(2) 


BidOpening 


NameofItem ItemNo. 

(3) 


Pre-Bid 
Meeting 

(5) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 

(6) 


DateofBid Submission 


(4) 


(7) 


(8) 


(9) 


1E-11 


(1)Cap.Oseltamivir75mg. (2)Cap.Oseltamivir45mg. 


23June 2014 


12thJune 

2014to 
2ndJuly 

2014 

upto 14-00hrs. 


2ndJuly 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


at14-00hrs. 


2ndJuly 2014from 17-01hrs. 

to 
4thJuly 

2014 14-00hrs. 


4thJuly 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


2 


E-19 


3 


E-170 


Tender Notice 


19thJune 

2014 


NinteensizeofAutomobile Tyre-Tube. 
AutomobileSpare partsofTempo/ ForceVehicles. 
AutomobileSpare partsofTataVehicles. LubricantsandCoolant 


12thJune 

2014to 
3rdJuly 
2014upto 14-00hrs. 


3rdJuly 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


3rdJuly 

2014, 17-01hrs. 

to 5thJuly2014 

2014hrs. 


5thJuly 2014from 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


at14-00p.m. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


4 


E-171 


5 


E-172 


6 


E-174 


SpecularMicroscope 


21stJune 2014 

at 15-00hrs. 


12thJune 2014to 
2ndJuly 

upto 14-00hrs. 


2ndJuly 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


2ndJuly 2014,from 17-01hrs. 

to 
5thJuly 

2014 14-00hrs. 


5thJuly 2014from 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


7 


E-175 


DengueantigenNS1 ELISATestKit 


23rdJune at2014 


12thJune 

2014to 
2ndJuly 

upto 14-00hrs. 


2ndJuly 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


hrs. 


2ndJuly 2014,from 17-01hrs. 

to 
4thJuly 

2014 14-00hrs. 


4thJuly 2014from 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


10thJune 

2014to 24thJune 

upto 14-00hrs. 


24thJune 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


24thJune 2014,from 17-01hrs. 

to 27thJune 

2014 14-00hrs. 


27thJune 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


8 


E-6 


TwinBucket CompactSystem. 


Second Extension 


9E-305 


(1)DIRECTOPTHALMO 

SCOPE (2)STREAKRETINOSCOPE 


9thJune 

2014to 
23thJune 

upto 14-00hrs. 


23thJune 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


23thJune 2014,from 17-01hrs. 

to 26thJune 

2014 14-00hrs. 


26thJune 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


1.Fordetailedinformation,thebiddersinterestedinbiddingmayvisitthewebsitehttp://phd.maharashtra.etenders.inandhttp://maha-arogya.gov.in. 

2.TheinterestedbidderswillhavetopayserviceprovidersfeeforonlinesubmissionofBid@Rs.1,038.Thenon-refundabletenderFee@Rs.2,000will havetobepaidbyDemandDraft,drawninfavourof“JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbai",payableatMumbaiandtobesubmitted intheofficeoftheJointDirector(ProcurementCell),ArogyaBhavan,1stFloor,St.George sHospitalCompound,NearC.S.T.Station,Mumbai400001,during saleperiodasmentionedaboveduringtheofficehoursonworkingday. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


3.Timeschedulecanbeseenonthewebsitehttp://phd.maharashtra.etenders.in 


4.TheJointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaireservestherighttoincreaseordecreasethequantitytobepurchasedandalso reservestherighttocancelallthetenderswithoutgivinganyreasontoo. 


5.ExtensiontoSerialNo.7and8hasbeengivenduetoinadequateresponse. 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact: Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com. Website:http://maha-arogya.gov.in 


क्रमांकसंआसे/खरेदीकक्ष/निविदासूचनावमुदतवाढ/प्रसिद्धी/१४, 
दिनांक१२जून२०१४. 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


68 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


FIRST EXTENSION 


Sealed tenders in two envelopes systems ( two bid systems) are invited from the manufacturers and 
authorized agents/suppliers for supply of the following equipments to this department : 


Tender No. 


Particular 


Extension 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
Approx. 

(4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


DFSL /MUM /DNA /CHEM /2014-15 


DNA Chemicals/DNA Inspection 
Kits . 


First 
Extension 


( 1) The tender form along with detail Technical specification of the above tender items and other 
necessary terms and conditions will be available on website https://home.maharashtra.etenders.in from 
16-01 hrs . 12th June 2014 to 26th June 2014 upto 17-00 hrs. All necessary procedures will be done online. 


( 2 ) Payment should be made by demand draft in favour of “ Director, Directorate of Forensic Sciences 
Laboratories, Mumbai” and it should be submitted before 26th June 2014 upto 15-00 hrs. at the Office of the 
Director, Forensic Sciences Laboratories, Vidyanagari, Hans Bhugra Marg , Santacruz , Mumbai. The tenders 
will not qualify and be accepted if both the DD s are not received in the prescribed time limit as mentioned . 


( 3 ) Tender fee DD and EMD DD should be scanned in a single file and upload on website 
https://home.maharashtra.etenders.in 


( 4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tender in full or in part or to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever . 


(5 ) Technical Bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on 30th June 2014 at 
17-01 hrs . onwards . 


(6 ) For detail information contact on telephone No. (022 ) 26670755/58 during office hours . 


Director, 
Directorate of Forensic Science Laboratories , 

Maharashtra State , Mumbai. 


४ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 

शुद्धिपत्र 


आयुक्त , महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडून राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी व नागरी प्रकल्पांमधील अंगणवाडी केंद्रातील ६ महिने ते 
३ वर्षे वयाची बालके , गर्भवती व स्तनदा माता , तीव्र कमी वजनाची बालके यांना पुरक पोषण आहार म्हणून रेडी टू कुक मिक्स फुड, जसे एनर्जी डेन्स 
मायक्रोन्युट्रीयन्ट फोट्रीफाईड एक्सटूडेड ब्लेंडेड सुखडी , एनर्जी डेन्स मायक्रोन्युट्रीयन्ट फोट्रीफाईड एक्सटूडेड ब्लेंडेड सत्तु, एनर्जी डेन्स मायक्रोन्युट्रीयन्ट 
फोट्रीफाईड एक्सटूडेड ब्लेंडेड शिरा , एनर्जी डेन्स मायक्रोन्युट्रीयन्ट फोट्रीफाईड एक्सटूडेड ब्लेंडेड उपमा चा अंगणवाडीपर्यंत पुरवठा करण्यासाठी उत्पादकांकडून 
On Line निविदा अर्ज http://wed.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर निविदा क्रमांक ५७ नुसार मागविण्यात आलेले आहेत. सदर 
निविदेस काही प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


निविदेचे कोरे अर्ज विक्री व भरण्याचा कालावधी 


दिनांक २१ मे २०१४ सकाळी १०-०० ते दिनांक २५ जून २०१४ , 

दुपारी १-०० वाजेपर्यंत . 


निविदा अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 


निविदा बंद होण्याचा दिनांक व वेळ 


दिनांक २८ जून २०१४, दुपारी २-३० वाजेपर्यंत . 
दिनांक २८ जून २०१४ , दुपारी २-३१ ते सायं. ५-३० वाजेपर्यंत. 
दिनांक २८ जून २०१४ सायं . ५-३१ पासून ते दिनांक १ जुलै 

२०१४, सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत . 


Decryption and Re- Encryption of Bid (Confirmation ) 


निविदा अर्ज उघडण्याचा दिनांक 


दिनांक १ जुलै २०१४ सकाळी ११-०१ ते दिनांक ४ जुलै २०१४ , 

सायं. ६-०० किंवा आयुक्त यांचे सोयीस्कर कामाच्या दिवशी. 


Online tenders भरतेवेळी काही अडचणी उद्भवल्यास पुढील पत्त्यावर व दूरध्वनी / भ्रमणध्वनीवर संपर्क करावा. 

Sify Technotigies Ltd. Nextenders ( India ) Pvt. Ltd. on 020-25315555 / 25315556 ( Pune) or 
E-mail-support.gom@nextenders.com 


आयुक्त , 
महिला व बाल विकास , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग दोन ( पुरवणी) 


७ 


40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


CORRIGENDUM 


Request for proposals are invited online for supply of Ready -to -cook food mix namely Energy Dense 
Micronutrient Fortified Extruded Blended Sukhadi, Energy Dense Micronutrient Fortified Extruded Blended 
Sattu , Energy Dense Micronutrient Fortified Extruded Blended Sheera , Energy Dense MicronutrientFortified 
Extruded Blended Upma upto Anganwadi Centers as supplementary nutrition for children age group of 6 months 
to 3 years, Pregnant Women and Lactating Mothers and severally under weight children under ICDS . 
Interest proposers have been called for per Tender No. 

57 though website 
http://wcd.maharashtra.etenders.in . In this connection the process of tenders has been revised due to 
administrative reasons. The revised time table is as under : 


as 


The RFP is to be submitted online only through e - tender process . 
Date of duration ofRFP downloading and submission : 
1. Period for Downloading Blank RFP 

Dated 21st May 2014 10-00 a.m. to 
and Uploading Bid (RFP ) 

dated 25th June 2014 , 1-00 p.m. 
2. Last date to upload the tender form (RFP) 

Dated 28th June 2014 , 2-30 p.m. 
3. Tender closing 

Dated 28th June 2014 , 2-31 p.m. to 5-30 p.m. 
4. Decryption and Re-Encryption of Bid 

.. Dated 28th June 2014 , 5-31 p.m. to 
(Confirmation ) 

dated 1st July 2014 , 11-00 a.m. 
5. Opening Date of Request for Proposal 

dated 1st July 2014 , 11-01 a.m.to 
( Technical Bid ) 

dated 4th July 2014 , 6-00 p.m. (or possible 
and feasible working day for Commissioner). 


If any problem with online tenders please contact on the following details below : 

Sify Technotigies Ltd. Nextenders ( India ) Pvt. Ltd. , on 020-25315555 / 25315556 (Pune) or 
E -mail-support. gom@nextenders.com . 


Commissioner, 
Women and Child Development, 

Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


५१ 


शुद्धिपत्र 


. 


आयुक्त , महिला व बाल विकास , महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडून राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण योजनेंतर्गत ( सबला योजना ) असलेल्या 
किशोरवयीन मुलींसाठी पुरक पोषण आहार म्हणून रेडी टू कूक मिक्स फूड, जसे एनर्जी डेन्स मायक्रोन्युट्रीयन्ट फोट्रीफाईड एक्सटूडेड ब्लेंडेड सुखडी, एनर्जी डेन्स 
मायक्रोन्युट्रीयन्ट फोट्रीफाईड एक्सटूडेड ब्लेंडेड शिरा, एनर्जी डेन्स मायक्रोन्युट्रीयन्ट फोट्रीफाईड एक्सटूडेड ब्लेंडेड उपमा चा अंगणवाडी केंद्रापर्यंत पुरवठा 
करण्यासाठी उत्पादकांकडून On Line निविदा अर्ज http://wcd.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर निविदा क्रमांक ५६ नुसार 
मागविण्यात आलेले आहेत . सदर निविदेस काही प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


निविदेचे कोरे अर्ज विक्री व भरण्याचा कालावधी 


निविदा अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 


दिनांक २० मे २०१४ , सकाळी १०-०० ते दिनांक २४ जून २०१४ , 
दुपारी १-०० वाजेपर्यंत . 
दिनांक २७ जून २०१४ , दुपारी २-३० वाजेपर्यंत . 
दिनांक २७ जून २०१४, दुपारी २-३१ ते सायंकाळी ५-३० वाजेपर्यंत . 
दिनांक २७ जून २०१४ , सायंकाळी ५-३१ पासून ते दिनांक ३० जून 
२०१४ , सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत . 


निविदा बंद होण्याचा दिनांक व वेळ 


Decryption and Re-Encryption of Bid 

( Confirmation) 


निविदा अर्ज उघडण्याचा दिनांक 


दिनांक ३० जून २०१४ सकाळी ११-०१ ते दिनांक ३ जुलै २०१४, 
सायंकाळी ६-०० वाजेपर्यंत किंवा आयुक्त यांचे सोयीस्कर 
कामाच्या दिवशी . 


Online tenders भरतेवेळी काही अडचणी उद्भवल्यास पुढील पत्त्यावर व दूरध्वनी / भ्रमणध्वनीवर संपर्क करावा . 

Sify Technotigies Ltd. Nextenders ( India ) Pvt. Ltd. on 020-25315555 / 25315556 (Pune ) or 
E-mail-support.gom@nextenders.com 


आयुक्त , 
महिला व बाल विकास , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग दोन ( पुरवणी) 


-७ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


CORRIGENDUM 


Request for proposals are invited online for supply of ready-to -cook food mix . namely Energy Dense 
Micronutrient Fortified Extruded Blended Sukhadi, Energy Dense Micronutrient Fortified Extruded Blended 
Sheera , Energy Dense Micronutrient Fortified Extruded Blended Upma upto Anganwadi Centers as 
supplementary nutrition to adolescent girls under Rajiv Gandhi Empowerment of Adolescent Girls Scheme 
( SABLA ). 
Interest proposers have been called for per Tender No. 

56 though website 
http://wcd.maharashtra.etenders.in . In this connection the process of tenders has been revised due to 
administrative reasons. The revised time table is as under : 


as 


The RFP is to be submitted online only through e -tender process. 


Date of duration ofRFP downloading and submission : 
1. Period for Downloading Blank RFP 

and Uploading Bid (RFP ) 
2. Last date to upload the tender form (RFP ) 
3. Tender closing 
4. Decryption and Re-Encryption of Bid 

(Confirmation ) . 
5. Opening Date of Request for Proposal 

( Technical Bid ). 


Dated 20th May 2014 , 10-00 a.m. to 
dated 24th June 2014 , 1-00 p.m. 
Dated 27th June 2014 , 2-30 p.m. 
Dated 27th June 2014 , 2-31 p.m. to 5-30 p.m. 
Dated 27th June 2014 , 5-31 p.m. to 
dated 30th June 2014 , 11-00 a.m. 
Dated 30th June 2014 , 11-01 a.m. to 
Dated 3rd July 2014 , 6-00 p.m. (or possible 
and feasible working day for Commissioner ). 


If any problem with online tenders please contact on the following details below : 

Sify Technotigies Ltd. Nextenders ( India ) Pvt. Ltd., on 020-25315555 /25315556 (Pune) or 
E-mail-support.gom@nextenders.com . 


Commissioner, 
Women and Child Development , 

Maharashtra State, Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


५३ 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक , मोटार परिवहन , पुणे 


ई - निविदा सूचना 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५८८०७१८ गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन हे महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांचेवतीने महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध बनावटीच्या पोलीस वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे सुटे भाग , 
सायरन, डोमलाईट , टुल्स अॅण्ड इक्विपमेंट्स इत्यादींची खरेदी तसेच वाहनांचे टायर पुनःस्तरन करणेकरिता खालीलप्रमाणे ई-निविदा राबविण्यात येत आहे. 
सदरच्या ई- निविदा स्वीकृत दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता वैध राहणार आहे. 


पात्रता : 


( १) उत्पादक कंपनी/ उत्पादक कंपनीचे संचयक /वितरक / अधिकृत विक्रेते हे सदर निविदेकरिता पात्र ठरतील . 
( २) उत्पादक कंपनीचे अधिकृत विक्रेता वैध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे . 
( ३ ) निविदेकरिता सादर करण्यात येणारे सर्व प्रमाणपत्र वैध असणे आवश्यक आहे . 


वाहन उत्पादक 


टेंडर फॉर्म 


अंदाजे प्रति 


निविदा सादर 


तांत्रिक लिफाफे 


अनु 
क्रमांक 


किंमत 


सुटेभाग खरेदी 


करणेचा अंतिम 


उघडण्याचा दिनांक 


अस्सल सुटेभाग 

तपशील 


रक्कम 


दिनांक व वेळ 


व वेळ 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( रुपये ) 


( रुपये ) 


१ 


२,००० 


२५ लाखापर्यंत 


२ 


टाटा पॅसेंजर रेंज वाहनाचे सुटेभाग 
टाटा कमर्शियल रेंज वाहनाचे सुटेभाग 
महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा वाहनाचे सुटेभाग 


२,००० 


२५ लाखापर्यंत 


३ 


२,००० 


२५ लाखापर्यंत 


४ जुलै २०१४ रोजी ११-०० वाजता. 
४ जुलै २०१४ रोजी ११-३० वाजता . 
४ जुलै २०१४ रोजी १२-०० वाजता. 
४ जुलै २०१४ रोजी १२-३० वाजता. 
५ जुलै २०१४ रोजी ११-०० वाजता. 
५ जुलै २०१४ रोजी ११-३० वाजता. 


२,००० 


२५ लाखापर्यंत 


२ जुलै २०१४ 


आयशर वाहनाचे सुटेभाग 
स्वराज माझदा वाहनाचे सुटेभाग 


२,००० 


२५ लाखापर्यंत 


रोजी १८-०० 


६ 


२,००० 


२५ लाखापर्यंत 


वाजेपर्यंत . 


हिरो मोटोकॉर्प मोटार सायकल 
वाहनाचे सुटेभाग . 


८ 


सायरन 


९ 


बजाज मोटार सायकल वाहनाचे सुटेभाग २,००० २५ लाखापर्यंत 

५ जुलै २०१४ रोजी १२-०० वाजता. 
२,००० २५ लाखापर्यंत 

५ जुलै २०१४ रोजी १२-३० वाजता. 
डोम लाईट 

२,००० २५ लाखापर्यंत 

७ जुलै २०१४ रोजी ११-०० वाजता. 
१० टायर पुनःस्तरन 

२,००० २५ लाखापर्यंत 

७ जुलै २०१४ रोजी ११-३० वाजता. 
११ टुल्स अॅण्ड इक्विपमेंट्स २,००० २ कोटीपर्यंत 

७ जुलै २०१४ रोजी १२-०० वाजता. 
वरील नमूद 

ई -निविदेची निविदा सूचना राजपत्र भाग -२ मध्ये तसेच महाराष्ट्रात वितरित होणाऱ्या मराठी व इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये दिनांक १२ जून 
२०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच नमूद सर्व ई- निविदाच्या अटी व शर्ती निविदा फॉर्म व त्या अनुषंगाने आवश्यक तो सर्व तपशील विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक , मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे सूचना फलकावर व महाराष्ट्र शासनाच्या http://mahatenders.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे . 


वरील नमूद ई- निविदांची सुटेभागाकरिता प्रतिनग खरेदी अंदाजे रुपये २५,००,००० ( अक्षरी रुपये पंचवीस लाखाचे आत ) चे आत करण्यात येणार 
असून टुल्स अॅण्ड इक्विपमेंट्ची खरेदी अंदाजे रुपये २,००,००,००० (रुपये दोन कोटी) पर्यंत खरेदी करण्यात येणार आहे. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुटेभागांचे तसेच (टुल्स अॅण्ड इक्विपमेंट्स ) हत्यारे व उपकरणे यांचे मो. प. घटकाच्या मागणीवरून कमी/ अधिक प्रमाण 
होण्याची शक्यता आहे . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८ , २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


ज्या ई-निविदांची तांत्रिक ( Technical ) निविदा यशस्वी होतील त्यांच्याच वाणिज्य ( Commercial) निविदा त्याच दिवशी उघडण्यात येतील किंवा 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक , मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी निर्धारित केलेल्या दिनांकास व वेळेस उघडण्यात येतील . 

मंजूर पुरवठादार यांना सुटेभागांचा पुरवठा पो. म. मो . प. कर्मशाळा पुणे, औरंगाबाद व नागपूर या ठिकाणी करावा लागेल, याची नोंद घ्यावी. तसेच 
महाराष्ट्रातील कोणत्याही मो.प.घटकाची सुटे भागाची मागणी झाल्यास त्यांना पुरवठा करणे अनिवार्य राहील. मो. प. घटकांना पुरवठा केलेल्या सुटे भागांची 
देयके संबंधित मो.प. विभाग यांच्या घटक कार्यालयाकडील मंजूर अनुदानातून पारित केली जातील याची नोंद घ्यावी . 

ऑनलाईन सादर करावी लागणारी निविदानिर्धारित वेळेत ऑनलाईन सादर न केल्यास त्या याबाबतची जबाबदारी संबंधित पुरवठादार यांची राहील . 
ऑनलाईन ई-टेंडरकरिता पुरवठादार यांना डिजीटल स्वाक्षरीचा वापर करावा लागेल. 

वरील नमूद निविदामधील संपूर्ण निविदा किंवा एखादी निविदा अथवा निविदेचा कोणताही भाग कोणतेही कारण न देता स्वीकारण्याचे अथवा 
नाकारण्याचे सर्व अधिकार हे विशेष पोलीस महानिरीक्षक , मोटर परिवहन, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे राखून ठेवणेत आलेले आहेत. 

निविदेबाबतची इतर माहिती अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत उपलब्ध आहे . 


किशोर जोशी , 


प्रभारी विशेष पोलीस महारानिरीक्षक , 
मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८, शके १ ९३६ 


५५ 


SPECIAL INSPECTOR GENERAL OF POLICE ,MOTOR TRANSPORT, PUNE 


E - Tender Notice 


The Spl. Inspector General of Police , Motor Transport, Maharashtra State , Aundh , Pund 411 007 , 
Phone 020-25880718 invites E - Tender on the behalf ofGovernor of Maharashtra for below mentioned supply of 
Genuine Spare Part, Siren , Dome Light , Tools & Equipments and Tyre retreading for different types of Police 
Vehicles. E - Tender will be remains valid for one year from the date of acceptance of the tender. 


Eligibility : 

( 1) Only Manufacturer , Manufacturer s Stockiest, Authorized Distributor and Dealer are eligible . 
( 2 ) Valid authorization certificate of company should be required . 
( 3 ) All documents are valid before submission of Tender . 


Description 


Tender 
No. 


Cost of 
Tender 
Form 


Approximate 

cost of 
each Spare 
Parts in 


Opening of 
Tender Bid 
Date & Time 


Last date 
& Time for 
submission of 
of Tender 
Form 
(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


4th July 2014 

at 11-00 


2 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


4th July 2014 

at 11-30 


3 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


4th July 2014 

at 12-00 


4 


2,000 


Supply of Genuine Spare Parts of 

Tata Passengers Vehicle Range . 
Supply of Genuine Spare Parts of 

Tata Commercial Vehicles Range . 
Supply of Genuine Spare Parts of 

Mahindra & Mahindra Vehicles . 
Supply ofGenuine Spare Parts of 

Eicher Vehicles. 
Supply of Genuine Spare Parts of 

SwarajMazda Vehicles . 
Supply of Genuine Spare Parts of 

Hero Motocorp Motor Cycle . 
Supply ofGenuine Spare Parts of 

Bajaj Motor Cycles . 
Siren 


Upto 
25 lakhs 


2nd July 

2014 


4th July 2014 

at 12-30 


5 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


at 
18-00p.m . 


5th July 2014 

at 11-00 


6 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


5th July 2014 

at 11-30 


7 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


5th July 2014 

at 12-00 


8 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


5th July 2014 

at 12-30 


9 


Dome Light 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


7th July 2014 

at 11-00 


10 


Tyre Retreading 


2,000 


Upto 
25 lakhs 


7th July 2014 

at 11-30 


11 


Tools & Equipment s 


2,000 


Upto 
2 Crore 


7th July 2014 

at 12-00 


The Gazette of this Tender Notice should be published in Maharashtra GovernmentGazette, Part- II, dated 
12th June 2014 & also published in widely circulated news papers. 

Interested tenderers may download the online tender, tender documents and terms and conditions from 
the authorized web site ofGovernment ofMaharashtra . i.e. (http://mahatenders.gov.in .). Details also available 
on the notice board of Spl. Inspector General of Police , Motor Transport , M. S., Pune, Sumbission of e - Tender 
must be online only . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १२-१८, २०१४ /ज्येष्ठ २२-२८, शके १९ ३६ 


Instruction. 


The purchase for abovementioned Spare Parts and Tools and Equipments will be done for Pune , Aurangabad 
and Nagpur range for the year 2014-2015 . The approximately cost of tender of each spare parts will be upto 
Rs. 25,00,000 ( Rs . Twenty Five Lacs only ). The annual purchase of above mentioned tender will be vary (less or 
excess ) as per requirement from Police , M. T. Units . 

Tenderer whose technical tender comply the specified rules than subsequently their commercial tender 
will be opened on the same date or on the date specified by the Spl. Insepector General of Police , Motor 
Transport, Maharashtra State , Aundh , Pune . 

Selected tenderer must supply spare parts to all Police CentralMotor Transport Workshop i.e. (Pune, 
Aurangabad and Nagpur ) and also supply spare parts to all Police Motor Transport Units as per their 
Requirements. Challan and bills should be submit to concern unit and concern unit will pay the amount. 

If the set of tender documents are not received online on or before the last date of submission , the 
responsibility line with the tenderer . 

The tenderer has to use digital signature for the online tender procedure . 

If the date of opening of tender is declared fails as a holiday the tender will be opened on next office 
working day and also this office reserves the right to extend the date of opening. 

The Spl. Inspector General of Police ,Motor Transport,Maharashtra State , Aundh , Pune 411 007 , reserves 
right to accept or reject any or all , any part or portion of the tenders without assigning any reason . 

(Others Details and Tenders Terms and Condition will be available along with the Tender Form .) 


KISHOR JOSHI, 


1. HTGRI / 14 / 3784 / 2018 , 
दिनांक ९ जून २०१४ . 


Addl. Charge Spl. Inspector General of Police , 
Motor Transport,Maharashtra State , Pune . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १२-१८, २०१४ / ज्येष्ठ २२-२८ , शके १९३६ 


५७ 


